( ३८४ ) 


ण्याचा निश्चय केला, ते चौघान येथें जमून,' पुढें कसें काय करावयाचें याचा वि- 
चार करीत होते, इतक्यांत, त्यांचेवर मराठ्यांचे दांडगे लष्कर चाळून, येऊन, 
त्यांनीं राण्यांचे राजवाड्याला वेढा घातला. आणि ते 'नायबदिवाण मौजीराम यास 
आमचे स्वाधीन करा' असें हणू लागले, परंतु राणा त्याप्रमाणें करण्यास अगदीं 
नाखुष असल्यामुळें त्यानें मौजीरामारू मराठ्यांचे हवाली केलें नाहीं, तेव्हां मरा- 
ठ्यांनीं विशेष आग्रह धरून राण्याला धाक दाखविला व रोबटीं राजवाड्याभोंबतीं 
गराडा घातलेल्या फोजेला राजवाड्यांत प्रवेश करण्याविषयींही हुकूम दिला. त्याप्र- 
माणें वाड्यांत घराधरी करण्यास लोक शिरल्याबरोबर आंतमध्यें मौजीराम होताच; 
त्याने, आपल्या लोकांकडून त्या आंत शिरलेल्या लोकांच्या मुसक्‍या बांधिल्या. ह्या 
पकडलेल्या लोकांत दिवाण मौजीराम याचा जुना व कट्टा शत्र जो गणेशपंतनाना 
तो व जमालकर आणि उदाजी कुवर असे सांपडले, ह्यांमध्ये उदाजी कुवर हा 
फारच दुष्ट आगि क्रूरकमा होता, हणून त्याचे गळ्याला हत्तीचा सांखळदंड बां- 
घिला. बाळाराव इंगळे हाही राजवाड्यामध्यें वरील लोकांबरोबरच शिरला होता. 
परंतु तो, वर सांगितल्याप्रमाणें लोकांची पकडापकडी 'चाललेली बघून, तेथेंच एका 
रञानर्हांत लपला होता; त्यालाही पकडण्यांत आलें, ह्याप्रमाणें, मराठ्यांचे मुख्य 
मुख्य पुढारी आयतेच पकडले गेल्यावर, चांडावतांनीं, बाहेर वेढा घाळून आंत 
गेलेल्या लोकांची वाट बघत बसलेल्या लष्करावर स्वारी केली, । व पुढें, मराठ्यांचे 


सेन्याचां जो गोट डोगरांच्या खोऱ्यांत होता त्यावरही त्यांनीं दृा करून त्यांस प- 
ळावयास लाविलें. ह्या वेळीं मराठ्यांकडे (हेयर्से ह्या नांवाचा एक युरोपियन सर- 
दार कबाईत शिकविण्यासाठीं होता, तो सुद्धां ह्या पळापळींत आपले कवाइती लोक 
घेऊन जेमतेम गाडरमाळा येथें सुखरूपपणें पोंचलळा, अशी सर्व दाणादाण झाली 

तेव्हां झालिमसिंगानें आपला मित्र बाळाराव इंगळे यास चोंडावतांचे अटकेंतून 
सोडविण्याचा निश्चय केला. झालिमसिंगांचे या निश्चयास भाईंदर व लाव्हा येथील 
ठाकुरांच्या सेन्यापत्यामुळें सुक्तावतांचेंही साह्य मिळाले, आणि ते सर्व मिळून उदे- 
पुराकडे चैजाघाट नांवाचा जो र्ता जातो त्या रस्त्याने जाण्याकरितां निघाले, ह्या 
वेळीं राण्यानें वरील दोघां ठाकुरांस मारून टाकिलें असतें तरी त्यांत त्याजकडे दोष 
येताना. परंतु राणा हा खतः भीरु असल्यामुळें, ब त्या ठाकुरांस मारून टाकलें 
तर सर्वे मराठ्यांचा आपल्यावर रोष होऊन ते त्या देषानें चोहोंकडून आपल्यावर 
घसरतील अशा धाकासुळें, त्यानें वेगळ्या रीतीने झालिमतिंगाचे हळ्याशीं सामना 
करण्याची तयारी केली, त्यातें सिंधी, अरब, आणि गोसावी वगेरे मिळून ह्वा हृ 
जार सैन्य गोळा केलें; आणि त्या सैन्यावर त्यांचा मोठा शूर जो जञवसिंग यास 


( २८५ ) 


आपल्या प्रसिद्ध खिची लोकांच्या टोळीसह मुख्य नेमून पाठविलें. खिची लोकांचा 
आणि मराठ्यांचा अगदीं उभा दाबा असून, ते मराठ्यांना अगदीं पाण्यांत पाहत अ- 
सत. तेव्हां अश्या वेळीं त्यांची त्या कामावर योजना करणें जरूरच होतें, राण्याचे 
लोकांनीं चैजाघाटावर जाऊन तेथें पांच दिवसपर्यंत त्याचें रक्षण केठें. परंतु पुढे 
त्याच्याने टिकाव धरवेना असं पाहून, अखेरीफ राण्याला आपल्या अठकेंतून बाळा- 
राव इंगळे यास सोडून देणें भाग पडलें. ह्याप्रमाणें झालिमसिंगा'चें वजन राण्या- 
वर पडल्यामुळें पुढें त्यानें राण्याकडून जहाजपूर परगणा आणि तेथीळ किल्लाही 
आपल्या ताब्यांत घेतला. पहिल्यानें राण्याकडून शौर्य ब दमदारपणा दाखविला 
जाऊन, शोबटीं ह्याप्रमाणें त्याचा कमीपणा दिसल्यावर, मराठ्यांच्या शिरस्त्याप्रमाणें, 
त्यांनीं झालेल्या लढाईचे खर्चाच्या यादी राण्याकडे पाठविल्या. आणि पुढें, मेवा- 
डावर होळकराची खारी येणार आहे, तेव्हां त्यापूर्वी आपली वसुली करून चालतें 
व्हावें ह्या इराद्याने, मराठ्यांनी आपला पैसा वाटेल त्या रीतीच्या जुल्मांनीं आणि 
अन्यायांनीं वसूल करून घेण्यास बिलकूल कसर केली नाहीं. 


वि० सं १८६० झणजे इ० स० १८०४ ह्या वर्षी पुनः होळकराची सारी 
मेवाडाकडे आली. पूर्वी इंदूरच्या लढाईत पराभव होऊन होळकर उदेपुरावर 
आला, तेव्हां त्याणें भाईदरच्या राजावर खंडणी बसविली होती. परंतु ती खंडणी 
बसूळ करण्यास, त्यांचे पाठीवर शिद्याची फोज पाठलाग करीत येत असल्यामुळें, 
त्याला अवकाश झाला नव्हता. ती खंडणी वसूल करण्यास त्याला ह्या वेळीं फुर- 
सत सांपडली. त्यानें भाईंदर शहर "बहुतकरून सफे लटलें, परंतु त्या ठटींतून 
जें कांहीं वांचलें तें, त्या शहराचे भोंबताळच्या गांबकऱ्यांनीं .होळकरास दोन लाख 
रुपये जमवून देण्याबद्दलचा आपल्या सह्यांचा लेख करून दिल्यामुळे बचावले. ह्या- 
प्रमाणे, भाईंदरची वासलात लावून होळकराची खारी उदेपुराकडे वळली. तों 
त्याठा राण्याचा वकील अजितसिंग हा मध्येंच भेटला. तेव्हां त्यानें त्याचे जबळ, 
४० लाख रुपये खंडणी राण्यानें द्यावी ब तींतीळ तिसरा हिस्सा ह्याच वेळीं आ- 
पल्याकडे पोंचता झाला पाहिजे, असं बोलणें लाविलें, हें बोलणें राण्यानें नाकारतां 
उपयोगीं नव्हतेच, कारण, तें ऐकल्यावांचून गत्यंतरच नव्हतें. झणून, राण्यानें 
आपला राजवाडा सर्व झाडून आणिला, त्याचप्रमाणे, राण्यांच्या वगैरे अंगाबरील 
एकंदर दागदागिने काहून आणिले; आणि त्या सर्वोचें रोकड नाणें करून, होळक- 
राकडे १२ लाखांची भरती केळी., तरी, बाकी राहिलेल्या! रकमेबद्द होळूकुराकडे 
राण्मकडील लोक ओोलीस द्यावे लागलेच, नंतर मद्म होळकर राण्याठा भेटाव- 
यास गेळा, पुढें होळकरानें लाव्हा आणि बेदनूर ह्या प्रांतांवर ह्या कलन, ते 


( इटदै ) 


प्रांत आपल्या ताब्यांत घेतले व पुष्कळ खंडणी घेतल्यावर परत केले. नुस्ता दे- 
बग्रड संस्थानांतून ४॥ लाख रुपये खंडणी होळकरानें ओढली. ह्याप्रमाणें आठ 
महिनेपर्यंत होळकरानें मेवाड प्रांतांत नासधूस केल्यानंतर तो हिंदुस्थानाकडे वळला. 
त्यांचे बरोबर राण्याचे मार्फत अजितसिंग गेला; आणि त्यानें आपल्या ४० लाखां- 
पैकीं राहिलेली शिळक वसूल करण्यासाठीं बाळारामशेट यास उदेपुरास ठेविलें. हो- 
ळकर शाहापुरापर्यंत गेळा तों हिंदा मेवाडांत शिरला; आणि त्या दोषांच्या सेन्यांचा 
तळ एका ठिकाणीं पडून, त्यांचा इंग्रज लोकांचे विरुद्ध उठण्याचा कट झाला, व 
त्याप्रमाणें त्यांनीं आपल्या लष्करी कामगारांची त्या कामाकडे योजनाही केली. परंतु, 
त्या योजनेप्रमाणे त्या मराठी सरदारांस यश न मिळतां, त्यांची फजिती झाली आणि 
त्यांच्या सर्व योजना व बेत फसळे. इंग्रजांस जय मिळाल्यामुळे राजस्थानाचें पारतंत्र्य 
अगदींच कायम झालें; व त्या पारतंत्र्यामुळे राजस्थानाळा बहुत तोटा सोसावा ला- 
गला. तो तोटा भरून काहून, पुनः त्याचें स्वातंत्र्य त्याजकडे देण्याची शक्ति शूर 
इंग्रज सरकारच्या अंगीं हल्लीं पूर्णपणें आहे. परंतु तशी त्यांना सुबुद्धि होऊन, हें 
न्यायाचें व सद्विचाराचें काम त्यांचे हातें होण्याचा संभव कमीच आहे! 


इ० स० १८०५ च्या पावसाळ्यांत द्विदे व होळकर यांच्या लष्करांचे गोट बे- 
दनूरच्या मैदानांत पडले होते; आणि त्यांचा परस्परांचा, युद्ध सुरू करून एकमेकांचा 
सूड उगविण्याचा फार मनोरथ होता. परंतु त्या युद्धामध्ये कोणाला आणि कसें काय 
यद्यापयश मिळेल याची दोघांनाही भीति होती. कारण, त्या दोघांचीही उत्तर हि दु- 
स्थानांतली' सत्ता आणि अंमल नाहींशीं होऊन, नर्मदा नदीचे उत्तरेकडील व दक्षि- 
णेकडील सर्व निवडक व सुपीक मुलूख त्यांचे ताब्यांतून गेला होता; आणि त्यांच्या 
मोठमोठ्या फोजा मात्र त्यांचे अंगावर राहिल्या होत्या. त्या फोजांस पहिल्यापासूनच 


१. होळकर हिंदुस्थानांत गेल्यावर तिकडे एक इतिहासांत लिहून ठेवण्यासारखी गोष्ट घडली, 
होळकराचा हरनाथ चेला हाणून एक सरदार होता. तो बनसेन प्रांतातून चालला असतां याचे . 
कांहीं उंट शितोळ्याच्या भिल्लांनी लांबविले, तेव्हां हरनाथानें गुठाबसिंग चोंडावताळा बोलावणे 
पाठवून आणिलें, व याप्रमाणें तो आपल्याबरोबर आपले आप्त आठ असामी रजपूत घेऊन आला, 
यया वेळीं हरनाथानें याला सांगितलें कॉ, “आमचे उंट आझाळा परत आल्याशिवाय तुहाठा आर. 
मच्या गोटांतून ज्ञातां येणार नाहीं.” दुसरे दिवशीं सकाळीं जेव्हां हरनाथाचे लष्कराचा कूच होऊं 
लागला तेव्हां लाने गुलाबसिंगाळा आपला कैदी हाणून बरोबर नेण्यास सांगितलें व आपण हत्ती- 
वर चढला, हे अपमानाचे शब्द ऐकिल्याबराबर गुलाबसिंगानें आपली तरवार नागवी करून हर- 
नाथाबर-चाळ केली, परंतु सांची तरवार हरनाथाचे हौद्यावर लागून तिचे दोन तुकडे झाले, 
तेव्हां,यानें आपली कव्यार घेऊन हत्तीला खुपसली, पुढें गुलाब्सिंगाचेंच अनुकरण लाच्या आ- 
वद्दी आप्तांनीं केलें, परंठु शेवटी ते मराव्यांकडून कापले गेले, 


( ३८७ ) 


दोघांही सरदारांनी (शिंदा व होळकर यांनीं) अगदीं मोकळे सोडून, त्यांच्या इ- 
च्छेस येईल त्याप्रमाणें ठटालूट करण्यास लाविलें होतें. त्या स्वेच्छाचारी कोजांना 
जेव्हां पुढें एकामागून एक अपजय आणि अपमान सोसावे लागले तेव्हां ते अति- 
शय अस्वस्थ होऊन, त्यांचें भान नाहीं सारखें झाले, तसाच, त्यांचा मुशाहिरा त्यांना 
फार दिवसांत मिळाला नव्हता; त्यामुळें ते फाहच संतापून जाऊन त्यांनीं सुळखांबर 
एकसारखी ठटालूट वालविठी, ह्या ढटालटीमध्यें त्यांनीं अतिशयच निर्दयता दा- 
खविली व आपल्या शौर्याचा त्यांनीं फारच दुरुपयोग केला, त्यांच्या मनामध्यें भू- 
तदयेचा यत्किंचितही अंश न राहतां ते केवळ विचारांध झाले होते. ह्यापुढे एक- 
सारखी दहा वर्षेपर्यंत राजस्थानामध्यें ह्या मराठ्यांनी जी पुंडाई माजविली होती ती, 
ह्या इतिहासाचा प्रकाशक कनल टॉड झणतो, “मीं खतः पाहिली आहे.' राज- 
स्थानांतल्या प्रजेच्या संरक्षणाचा सर्वोशीं अभाव होऊन, ह्या मराठी पेंढारानें पोटाला 
रोजचा शिधा आणि मिळेल तितकी ळूट मिळविण्याचे पलीकडे हणून कांहींच लक्ष्य 
दिलें नाहीं. व येवढेच काम ह्या फौजेस राहिलें होतें असें झणण्यास हरकत नाहीं. 
ह्या दह्या अकरा वर्षीच्या अबधींत ह्या पेंढारी फोजेकडून जो प्रलय माजला ब त्या- 
मुळें त्यांची कूरता जी लोकांना भोगावी लागली ती कांहीं अतोनातच., लह्यनसान 
संस्थानें व राज्ये मोडून जाऊन, सर्वत्र दुर्दशा आणि उजाडी दिसू लागली. मध्यईिं- 
दुस्थानांतील कित्येक राजांनीं व ठाकुरांनीं एकमत होऊन इंग्रजांना मदत करण्याचें 
पतकरलें, परंतु त्यापासून ह्मणजे त्यांना ताहृश उपयोग झाला असें मुळींच नाहीं. 
मराठ्यांच्या जुलमापासून सुटून खस्थ होण्याकरितां झणून जें त्यांनीं इंग्रजांचे साह्य 
घेतलें त्या साह्याचा परिणाम अर्थात्‌ मठताच झाला, आणि त्यांना पूर्णपणें पारतंत्र्य 
मात्र मिळालें, राज्यकारस्थानांमध्ये अशीं, कुंपणानें शेतें खाण्याची उदाहरणें अ- 
नेक दिसतात व त्यांतीलच हींही आहेत. तेव्हां, त्यांविषयी आश्चर्य वाटण्याचें कारण 
नाहींच. असो. त्या वेळीं हिंदुस्थानांत असणारा इंग्रजांचा गव्हर्नर जनरल लॉर्ड 
कॉनेवाठीस्‌ याचे मनांत मराठ्यांशीं तह करून आपलें कल्याण करून घेण्याची 
इच्छा होती. हा तह पहिल्यानें दिंद्याशीं करण्याचें ठरलें. परंतु शिद्याशीं तह 
होण्यापूर्वी, वर लिहिल्याप्रमाणे, ज्या रजपूत राजांनीं इंग्रजांचे साह्य घेतलें होतें 
त्यांत, गोहद आणि ग्वाल्हेर येथील राजा, राघवगड व बहादुरगडचे ठाकूर, 
आणि भोपाळचा नबाब या सवोनीं मिळून, इंग्रजांचा गव्हनंर जनरळ वॉरन हे- 
त्टिंग्स्‌ याजबरोबर तहनामा केला होता, पहिल्या तिघांस स्व[तंत्र्याचें नांव देखील नव्हतें. 
आणि चौथा झणजे नबाब हा सुदैवयोगे पहिल्यापासूनज्ञ इंग्रजांचे अनुसंधानाम चाळत 
असल्यामुळें त्याची ती चाकरी इंग्रजांनीं पूर्णपणें स्मरून त्याप्रमाणें त्याहा फैलद्दी दिलें, 


( ३८८ ) 


इंग्रजांनीं भोपाळच्या नबाबास केवळ आपल्या बरोबरीचा समजून, त्याच्या सर्वे अ- 
सला'चा कबजा त्याचे ताब्यांत दिला. दिद्यानेंही इंग्रजांशी पुढें तद्द केला; परंतु 
त्याचें वर्तन भोपाळच्या नबाबासारखे निर्मेल व खरेपणाचें न राहून, त्यानें त्यांशीं 
फार कपट केल्यामुळें, इंग्रजांकडून नबाबासारखें शिंद्याचें कल्याण झालें नाहीं. हे 
कांहीं असो; परंतु, राजस्थानच्या राजांनीं आणि ठाकुरांनीं एकमतानें जो इंग्रजांशी 
तह करून मराठ्यांना हांकून देण्याचा विचार केला, तो विचार, इंग्रजांनीं डिद्याशीं 
वेगळा तह केल्यामुळें फसल्यासारखा झाला, कारण, शिंद्याने अशी अट लाविली 
कीं, मला श्वाल्हेर व गोहद हे दोन प्रांत दिल्याशिवाय मी तह करून नेहमीं शां- 
तता राखाबयाचा नाहीं, दविद्याचें व इंग्रजांचे ज्या वकिलांमार्फत हें बोलणें चाललें 
होतें त्या वकिलांमध्येंच प्रसुतचा मूलग्रेथलेखक कर्नल टोंड्‌ हा होता. इंग्रजांनीं 
ठिद्याचें हणणें कबूल करून त्याप्रमाणें वागण्याचें ठरविलें, आणि आपले मित्र कोण 
न त्यांचे हक्क आपण कसे राखिले पाहिजेत, हें ते सर्व विसरून गेले; हा त्यांना 
मोठा कमीपणा होय. 


इंग्रजांशी पुढें लढाई चालली तर आपलीं बायकामुले व आपली संपत्ति निवेंध 
ठिकाणीं ठेवण्यासाठी कोठें तरी सुरक्षित जागा बघितली पाहिजे व तक्ी जागा मे- 
वाडदेशांतील मजबूत किल्ल्यांशिवाय नाहीं, असा मराठ्यांनी विचार केला; आणि 
ते किल्ले आपल्या ताब्यांत कसे येतील याबद्दल ते काळजी करीत होते. दिद्याचे द- 
रबारांत राण्यांचे तर्फे चांडावतांचा पक्षपाती जो सरदारसिंग तो असून, शिद्याचा 
मुख्य कारभारी अंबाजी हा नवीनच नेमिला« होता; घ तो सर्व प्रकारें मुखत्यारीनें 
वागत होता. शिंद्याचे दुसरे आणखी अंबाजीशिवाय बापू चिटणवीस, महादबा 
हुजऱ्या आणि अण्णाजी भास्कर हेही मंत्री असत, शिंद्याचा कारभारी अंबाजी 
याचा आणि राण्याचा बेबनाव होता. कारण, राण्यानें लखबादादाला साह्य केलें 
होतें; आणि लखबा हा अंबाजीचा हाडवैरी होता त्यावरून अंबाजीचें हणणें असें 
होतें कीं, 'मेवःडांतील रजपुतांचें राज्य मोडून टाकून तें सर्व मराठे सरदारांमध्यें 
बांहून टाकतों.' परंतु त्याचा हा बेत संम्रामसिंग सुक्तावत याचे अभिमानाने पार 
पडला नाहीं. संग्रामसिंग सुक्तावत हा होळकराचे दरबारीं होता; व त्याला आ- 
पल्या रजपुतांचा अभिमान असल्यामुळें अथीत्‌ त्याजकडून अंबाजीचे हेतूला हरकत 
आली. ह्या वेळीं मराठ्यांच्या ह्या हेतूचें निर्बीज करण्यास मुख्यत्वे एक उदार म- 
नाची स्त्री कारण झाली. तिचेंही नांव येथें दाखल न करणें हें चांगलें नाहीं. ही 
स्री हर्टज दिदय्याची बायको प्रसिद्ध बायजाबाई ही होय. ही बाई प्रसिद्ध सरजेराव 
घाटगा यांची कन्या असून, तिचें हिय्यावर फारच वजन असे. तिला. रजपुतांबि- 


( ३८९ ) 


धयींचा मोठा अभिमान असे, तिचें जन्म रजपूतकुळांतीलच असून, जरी विचा 
मराठ्यांकडे संबंध झाला होता तरी ती रजपुतांविषयीं मोठी सामिमान असे. तौ 
झणाठी, 'कांहीं झालें तरी रजपुतांचा मुख्य राजा जो उदेपूरचा राणा त्याची गादी 
कमी करणें हें फार नीचपणाचें काम आहे,! मराठ्यांचा कल जेव्हां रंजपुतांचा नि:- 
पात करण्याचा असल्याचें समजलें तेव्हां रजपुतांनीं आपले आपसांतील देष वगैरे सर्व 
विसरून जाऊन एकत्र होण्यास सुरुवात केली. शितद्याच्या दरबारांत जो सरदार- 
सिंग चोंडावत होता तो एकदम दिद्याचा गोट सोडून, होळकराकडे जो संम्राम- 
सिंग सुक्तावत होता त्यास जाऊन मिळाला, चोंडावत आणि सुक्तावत यांचा ब- 
हुत दिवसांचा वैरभाव सर्वप्रसिद्ध आहेच. तथापि, ह्या वेळीं त्यांनी तो आपला 
जुना वैरभाव सोडून एकचित्त होण्यास हयगय केली नाहीं, हें योग्य केलें. सरदार- 
सिंग चॉडावत हा जेव्हां संम्रामर्तिगास मिळण्याकरितां होळकराचे गोटांत गेला 

तेव्हां त्याचेबरोबर किसनदास पांचोली हा सभ्य आणि नेकीचा सरदारही होता. 
ते दोघे होळकराचे गोटांत गेल्याबरोबर त्यांनीं होळकरास विचारलें कीं, “तुमचाही 
६अंबाजीच्याप्रमाणेंच रजपुतांचा नि:पात करण्याचा विचार ठरला आहि कीं काय ?? 
त्यांचा हा मोठ्या अभिमानाचा प्रश्न ऐकून, व राण्याच्या एकंदर वैभवेश्वर्याची 
आणि शूर रजपुतांची पाहिली कीति व त्यावर आलीकडे त्या राण्यास, त्याचे देशास 
आणि त्यांचे एकेदर रजपूत जातीस जीं दुःखसंकटें सोसावी लागत आहेत तीं मूंति- 
मंत त्याचे डोळ्यांपुढे येऊन, त्यानें एकदम शपथ घेतली कीं, 'असलें काम मी क- 
धींही करणार नाहीं.' आणि, त्यानें उलट त्यांना असें सांगितलें कीं, 'तुह्यीं आपले 
हेष वगैरे सोडून एकचित्त व्हावे; आणि आपसांतील वैरें व फुटी ही विसरून जा- 
ऊन, दोघांही पक्षांनी एकत्र बसून अफू सेवन करावी, हें अमदीं योग्य आहे.' हो- 
ळकर त्यांना इतकेंच बोळून थांबला नाहीं, त्यानें, उलट, दिद्याचे गोटांत निरोप 
पाठवून राण्यांचे वैभवाची आणि अधिकाराची मोठी तारीफ केली; आणि, 'राणा 
आपला रोजाधिराजाधिराज आहे, झणून, त्याचा अपमान करून त्याला वैभवच्युत 
करणें हें सवदी अनुचित आहे, ह्यासाठीं आपल्या पूर्वजांनी राण्याच्या ज्या मुल- 





वेष 


१, रजपुतांमध्यें अफू, कुसुंबा, यांचें व्यसन मोठें जबरदस्त आहे हें सर्वप्रसिद्ध आहे, अफू 
किंवा कुसुंबा एकत्र बसून सेवन करणें हें मोव्या प्रेमाचें व अभिमानाचे दरेक आहे असें तिकडे 
समजलें नाते. व ही चाल मेवाड, मारवाड, व गुनराथ या प्रांतांत फार आहे. 


२. 'राजाधिरानाधिराज” असें हाणण्याचें कारण, टिंदिहोळकय़ंचे राजे पेद्ठावे, पेद्वव्यांचे राजे 
सातारचे छत्रपति, आणि छत्रपतींचे राजे उदेपूरचे राणे होतू, आणि, अक्षा परप होळकर 
राच्या हणण्याप्रसाणें राणा हा यांना "राजाभिराबाधिराज? होत होता, दें उघड आहे." 


( ३९० ) 


खांचा अपहार केला असेल ते सर्व मुल्रख आपण त्याचे त्याला परत दिले पाहिजेत; 
असेंही कळविलें. होळकर हा ह्याप्रमाणें राण्याचे संबंधानें आपली पूज्यबुद्धि बो- 
ळून दाखवूनच राहिला नाहीं; तर, आपण बोलतों त्याचप्रमाणें करतों व आपलें 
अनुकरण इतरांनींही करावें झणून त्यानें त्याच वेळीं, त्यांचेकडे राण्याचा जो निं- 
बहेरा प्रांत होता तो राण्याचा राण्याका परत केला. होळकरानें, आपल्याप्रमाणेच 
द्विद्यानेंही करावें हणून, त्याला असेंही कळविलें कीं, 'आपण सवोनीं राण्याच्या मताप्र- 
माणेंच वर्तन ठेविल्यास पुढें इंग्रजांबरोबर लढाई चालली तर आपल्याला ह्या प्रांतांत म- 
जबूत किले वगेरे सुरक्षित जागा ज्या पाहिजे आहेत त्या राण्याचे साह्याने सहज मिळूं 
शकतील.?! होळकराकडूनजो हा निरोप दिदययाकडे गेला तो त्याला अगदीं मान्य होऊन, 
त्याप्रमाणें वागण्याचें द्विद्यानें ठरविलें; आणि होळकराचा वकील आपलेबरोबर त्यानें 
ठेवून घेतला, मराठ्यांचे गोट एकमेकांपासून १० कोशांवर होते; व त्यांत पावसाची 
अतिशयच गदी उडाली होती; यामुळें एकमेकांकडील दळणवळण राहण्यास मोटी 
पंचाईत व अडचण पडू लागली, इतक्यामध्येंच होळकराला अशी बातमी 
समजली कीं, राण्याकडील कोणी भैरवबक्ष नांवाचा एक वकील टोंक येथें अस- 
लेल्या इंग्रजांच्या छावणींत त्यांचा सेनापति लॉर्ड लेक याचेकडे, मेवाडांतून मरा- 
ठ्यांना काढून देण्यास राण्याला मदत करण्याचें बोलणें लावण्यासाठी गेला होता. 
होळकराला हें समजल्याबरोबर त्यानें राण्याचे वकिलांस बोलाक्णें पाठवून आपल्या 
समोर आणिलें; आणि तो मोठ्या रागांचे आवेशाने त्यांस हणाला कीं, 'तुह्यी मोठे 
विश्वासघातकी आहांत.” आणि, असें झ्णून, त्यानें, ती ऐकिलेली बातमी ज्या 
अखबारामध्यें प्रसिद्ध झाली होती तें अखबार (वर्तमानपत्र) किसनदासाचे अंगा- 
वर फेंकून दिलें; व त्याला विचारलें कीं, 'तुझदीं मेवाडी लोकांनीं आमच्याशीं अशा 
रोतीचा दंगा करावा काय ! मी तुझत्ाला साह्य करण्यासाठीं ठिंद्याशीं वांकडा झालों 
आणि ह्या फिरंगी लोकांशीं लढण्याचा प्रसंग आल्यास आपण सर्व हिंदूंनी एकत्र 
होऊन बंधुप्रेमानें एकमेकांस साह्य करावें असा आमचा विचार होता. त्याचप्र- 
माणे, तुमच्या राण्यानें आजपर्यंत कधींही दिलीच्या बादशाहास देखीळ आपला 
राजा व वरिष्ठ असें झटले नाहीं व कबूल केलें नाही, असा ज्याचा मोठा अभिमान 
चाळत आला आहे; त्यानेंच होऊन प्रथमतः इंग्रजांकडे जाऊन तहाची बोलणीं 
लावादीं आणि त्यांच्या अटी कबूल कराव्या; ही मोठी शरमेची गोष्ट आहे! मी 
अंबाजीच्या बेतांवर पाणी, घातलें तें तुमच्या राण्यानें असें करावें झणून काय !! 
होळकरॉँचें हे सर्व रागाचें बोलणें ऐकून घेऊन किसमदास मध्येंच त्याचा राग .शांत 
करण्यांसाठीं बोळूं लागला, तितकक्‍यांत होळकराचा मुख्य कारभारी तात्या ह्मणून 


( १९११) 


तेथेंच होता, त्यानें त्याला लागलेच थांबवून तो होळकरास हणाला, 'बघा आता 
आपण ह्या रींगड्यांचा प्रामाणिकपणा. ते आपल्यांमध्यें आणि शिद्यामध्यें बेबनाव 
उत्पन्न करतील आणि दोघांचाही सत्यानाश करतील. आतां ह्यांच्यावर भरंवसा 
ठेवून उपयोग नाहीं. ह्यांचा अभिमान सोडून ह्यांना दूर झुगारून द्या आणि 
शिंदा हणतो त्याप्रमाणें करा. सर्जरावाला «काढून टाका आणि मेवाडची सुभे- 
दारी अंबाजीकडे सांगा, असें जर आपण करणार नाहीं तर माझी आपल्याजवळ 
राहण्याची खुषी नाहीं. मी दिंद्याकडे जाऊन त्याला माळव्यांत घेऊन जाईन.! 
तात्याकारभाऱ्याच्या ह्णण्याप्रमाणेंच होळकराचे दुसरे मंत्रीही ह्मणूं लागले, त्यांत 
भाऊ भास्कर हणून जो मंत्री होता त्याचें मात्र इतरांसारखे मत नव्हतें. त्याची 
बाजू राण्याला अनुकूल अशी होती. तथापि, होळकरानें इतरांच्या ह्मणण्याम्रमा- 
णेंच करण्या'चें ठरविलें. त्यानें सर्जराव यास बर्तफ केलें; आणि तो आपला मुक्काम 
हालवून उत्तरेकडे निघाला. तेव्हां त्याचे मार्गे शूर इंग्रजसरदार जनरल लेक हा 
लागून, त्यानें त्याला पंजाबपर्यंत हटवीत नेलें. 

होळकर उत्तरहिंदुस्थानाकडे जाण्यास निघाला तेव्हां त्यानें मोठ्या उदारपणे 
असें मात्र कबूल केलें कीं, 'राण्याचें आणि त्याच्या देशाचे रक्षण करण्यास आपण 
हयगय करणार नाहीं.'' आणि, जातांना तो झिंद्यास असें सांगून गेला कीं, 'अं- 
बाजीनें भलत्यासलत्या रीतीनें मेवाडांत अम्मळ चालविल्यास त्याजबद्दळची जबाब- 
दारी तुमचेवर आहे.' परंतु, पुढें हॉळकराचा जसा ठिकठिकाणीं पर]जय होत 
गेला व त्याचें वजन कमी झालें तसा, त्याचेपाशीं दरिद्यानें कबूल केलेला करारही 
मोडला जाऊन, त्यानें मेवाडावर १६ लाख रुपये खंडणी लादली. जॉन ब्याप्टि- 
स्टाची कवाइती पलटण बरोबर देऊन शछिंद्यानें सदाशिवरावास सन १८०६ च्या 
जून महिन्यांत उदेपुरावर पाठविलें. सदाशिवरावास पाठविण्यामध्ये शििदययाचे दोन 
हेतु होते. त्यानें जाऊन आकारलेली खंडणी वसूल करावी; आणि, जयपूरच्या 
राजाकडून राण्याची कन्या कृष्णाकुमारी इच्याशीं आपल्या पुत्राचे लम लावण्याचे 
संबंधानें बोलणें लावण्याकरिता व वधूला देण्यासाठीं दागदागिने घेऊन जे ळोक 
आले होते त्यांना घालवून द्यावें. 

ह्या वेळीं राण्याची स्थिति कशी काय होती याची कल्पना वाचकांना सहज हो- 
हेळ, तो एकामागून एक येणाऱ्या दुःखसंकटांनीं अगदीं बेजार झाला होता, तो 
आपल्या दुर्देवाने अगदीं हीनदीन झाला होता; आणि त्याच्या राणेपणाला अत्यंत 
कमीपणा आणणारे अनेक प्रकार पुढें येऊन ठेपले होते. त्यामुळें त्यान्क्षर पुढें 


बणपटीशीणणण शती बक 00000० 





व शेशशाशशाशााखाािकरिशबाबबवाबाााजाजआजजजज बक कका आालाालायामासायामच 


१७? 00000000000ीण0 0१ ९8 0007 
१, रांगडे झ शब्द रजपुतांस लावतात, याचा अर्थ “बंडखोर? असा आहे. 
रा» ६० ५० 


(३९२ ) 


कसकसे प्रसंग ' येणार होते त्याची कल्पनात्व नव्हती. उदेपुराजबळ ज्ञयपूरच्या 
राजाकडून लमाचें बोलणें लावण्यासाठी आलेल्या तीन हजार लोकांचा तळ पडला 
होता. आणि राण्यानें जयपूरच्या राजाकडून आलेल्या पोषाखाचा सीकार" करून, 
त्याची मागणी आपल्याला कबूल असल्याबद्दलचें पत्रही त्या लोकांकडे रवाना केलें 
होतें. परंतु त्याप्रमाणें तें पत्र घेऊन ज्ञाणारा जासूद शाहापुरापयत पोंचला असेळ 
नसेल; इतक्यांत, मारवाडचा राजा मानसिंग ह्यानेंही राणा भीमर्सिंग याजकडे 
आपला वकील विवाहसंबंधाचें बोलणें लावण्याकरितां पाठविला. हे बोलणें लाव- 
ण्यांत मानसिंगानें अशी सबब लाविली कीं, 'तुहीं आपली कन्या मला देण्याविषयींचा 
वाडूनिश्वय पूर्वीच केला आहे, हणजे, माझ्यापूर्वी जो मारवाडचा राजा होता 
त्याला तुझीं कृष्णाकुमारी देण्याचें कबूल केलें होते. आतां त्या जागेवर मी आहें. 
कन्या देण्याचा तुमचा संकेत व्यक्तीवर नसून गादीच्या संबंधानें होता. ती गादी 
मजकडे आली आहे; ला अर्थी तुत्तीं आपली कन्या मलाच दिली पाहिजे, आणि, असें 
न करून दुसरीकडे जर मुलगी देण्यांत आली तर त्यास माझी हरकत येऊन, त्याचें 
प्रायश्चित्त तुझाला भोगावें लागेल हे लक्षांत ठेविले पाहिजे.' मानसिंग हा राणा 
भीमर्सिंग याजकडे इतके बोलणें लावूनच स्वस्थ बसला नव्हता, त्यानें राण्याच्या 
प्रीतींतळा व विश्वासांतला त्या वेळीं असलेला जो अजितसिंग चोंडावत त्यालाही 
फितूर करून, त्याचेकडूनही आपल्या ह्मणण्याप्रमाणेंच राण्याला त्याची कन्या देण्या- 
बद्दलची मसलत भरण्यासाठी तयार करून ठेविलें होते. आणि, त्याप्रमाणेंच, अजि- 
तरसिंग चोंडावतानें, राण्याचा पूर्वी ठरलेला निश्चय फिरवून काढण्यास कमी केलें 
नाहीं. ह्या सर्व गोष्टी ह्यापुढे समजण्यांत येतीलच, 

राणा भीम्सिंग यास पुष्कळ मुळें होतीं, पण त्यांत बर लिहिलेली कन्या 
कृष्णाकुमारी ही फारच सुंदर, रूपवती, केवळ लावण्याची खाण अशी होती. ती 
जशी रूपानें सुंदर होती तशीच ती गुणानेंही चांगली होती. तिचें सोंदर्यच तिच्या, 
तिच्या घराच्या, ब तिला मागणाराच्या नाशाला कारण झालें यांत संशय नाहीं. 
प्राचीनकाळी अन्हल्वाडा येर्थे जे चावडे कुळाचे राजे राज्य करीत होते त्यांच्या 
वेशांतील कृष्णाकुमारीची आई होती. हणजे, कृष्णाकुमारी ही कन्या हिंदुलो- 
कांत जीं फारच उत्तम कुळें आहेत त्यांतील एका कुळांतली अशी समजली जात 
असे. तिच्या सौंदर्यात लेशमात्र नांब ठेवण्याला जागा नव्हती. जसें तिचें रूप होतें 
तसाच तिचा बांधाही फारच सुरेख होता. आणि तिच्या बोलण्याचालण्याची ढबही 
अत्यंत प्रशंसनीय असे. सारांश, सर्व गोष्टींमध्ये ती दुसऱ्याचे मन वेधणारी अशी 
मनमोर्टनी होती, मेवाड देशचे लोक झणत कीं, “आपल्या देशाळा भूषविणारें 
हे एक अमोल रक्नच आहे!! 


( १९३१ ) 


वि० सं» १८६२ झणजे इ० स० '१८०६ ह्या वर्षी कृष्णाकुमारीला सोळावें 
बर्ष लागुठें. तेव्हां तिळा मागण्या येऊं लागल्या, त्यांत, वर लिहिल्याप्रमाणे मुख्य- 
लरॅकरून दोघांच्या मागण्या आल्या. जयपूरचा राजा जगत्सिग आणि जोधपूरचा 
(मारााडचा) राजा मानसिंग या दोघांच्याही मागण्या एकसमयावच्छेदेंकरून 
आल्या. तेव्हां राणा भीमसिंग ह्याला मोठी पंन्नाईत पडली, दिंद्याने जयपूरवाल्या- 
पाशीं कांहीं पैसा मागितला होता, तो त्यानें दिला नाहीं, हणून द्द्याचे मनांत 
जयपूरवाल्याविषयीं बांकडें आलें होतें. तेंच मनावर धरून दिययानें राणा भीम- 
सिंग यास सांगून पाठविलें कीं, 'तुझीं आपली कन्या जयपूरच्या राजास निखालस 
देऊं नये; त्याचे लोक कन्या मागण्यासाठीं : आले आहेत त्यांस परत लावून द्यावें, 
आणि ती कन्या मारााडचा राजा मानसिंग यास द्यावी.' परंतु पहिल्यापासूनच 
भीमसिंगास मानसिंगाला कन्या देण्याचें पसंत नसल्यामुळें, त्यानें दिद्याचा नि- 
रोप मुळींच मान्य केला नाहीं. तेव्हां छिद्याला राग येऊन, त्यानें तोफांसुद्धां आ- 
पली फौज उदेपुरावर पाठविली. हें भीमर्सिंगास कळतांच त्यानेंही आपली फौज 
आणि जयपूरबाल्याकडून कन्या मागण्याकरितां आले होते ते तीन हजार लोक 
असे छिद्याच्या फौजेचे तोंडावर पाठविले. छिद्याच्या फौजेला उदेपूरच्या बारीचे 
आंत न येऊं देण्याविषयी राणा भीमर्तिंग याचे फौजेने बहुत यत्न केला. 
परंतु द्िद्याच्या फोजेनें त्यांचा पराजय केला. मग दििद्यानें किरकोळ फोज डोंगरा- 
च्या पायथ्याशीं ठेवून हजार लोकींनिशीं आपण पुढें जाऊन उदेपुराजवळ तळ 
दिला. तेव्हां, राणा भीमतिंग यास जयपूरच्या लोकांस परत पाठविणें ब द्विदा 
सांगेल तें ऐकणें भाग पडलें, ढिदा रक महिनाभर उदेपुरास होता व त्या मुदतींत 
त्याची आणि राणा भीमर्सिंग याची गांठ एकलिंगाचे देवळांत पडली. 


१९१ १०० ५-८ “५-1 ०००००००» 





टपणा? 





“५-५ 





१. ह्या वेळीं क्िद्यानें आपला क्रोयेपराक्रम व यामुळे आपलें वाढलेळे महत्व इंग्रजांस दाख- 
विण्याकरितां इंम्रज्ञांचे वकिलास लया ठिकाणीं मुद्दाम बोळावून आणिलें होतें, या वकिळाबरोबर 
हा ग्रंथलेखक कनेळ टॉडही तेथें असल्यामुळें लानें ह्या वरील भेटीच्या थाटाचे वर्णन अगदी 
बरोबर लिहून ठेविलें आहे. एकटिंगाचे देवळांत श्चिद्याची व राण्याची भेट झालेळी ड्यांणीं बघि- 
तली, यांना या उभयतांचे मधील सवेप्रकारचें अंतर तेव्हांच कळून चुकळें असेळ, या रन- 
पूत राण्याचें व याच्या पुत्राचे तेज कोणीकडे, आणि त्या मराद्याचें आणि लाच्या लोकांचें 
तेब कोणीकडे | राण्याची संपत्ति, रे्रये आणि याच्या स्वारीचा देखावा हीं शिंद्याळा मुळवून 
टाकण्यासारखींच होतीं, द्रिद्याचे मनांत राण्याचे मुळीळा मागणें घालावयाचे होतें. परंतु तक्ची 
आपली योग्यता नव्हती असे तो समजन होता; व बोघपूरच्या राषषाचा पक्ष यानें शु स्वी- 
कारला होता. नयपूरच्या राजाचें मागणें राणा भीमसिंगानें कबूळ केलें हें शिंद्याला वाईट बाट- 
ण्याचे कारण इतकेंच की, लाचे मनांत कृष्णाकुमारीचें म ह्याप्रमाणें कोणाशीच न मून, 


( १९४ ) 


ज्ञयपूरचा राजा जगत्सिंग यानें, आपला' अपमान झाला व आशेचा भंग झाला 

ही गोष्टं चांगली झाली नाहीं, ह्या गोष्टींचा सूड उगविला पाहिजे. असें मनांत आ- 
णून, राजा मानसिंग ह्याशीं लढाई करण्याकरितां मोठी फौज मिळविली, इतकी 
मोठी फौज त्याचें राज्य पूर्ण वैमवास पोचले असतांही कधीं एकत्र झाली नव्हती, 
तिकडे मानसिंगानेंही जयपूरच्या राजास जिंकण्याची प्रतिज्ञा केली. परंतु, ह्या वेळीं 
असें घडून आठे की, मारवाडच्या गादीवर मानसिंग जो बसला होता तो आपल्या 
खऱ्या वारशाप्रमाणें किंवा हक्काप्रमाणे बसला नव्हता. मारवाडच्या गादीचा खरा 
वारसदार व हक्कदार दुसराच राजपुत्र होता. परंतु मराठ्यांचे साह्याने त्या खऱ्या 
वारसदारास मार्गे सारून मानसिंगानें जोधपूरची गादी लाटली होती. त्यावरून 
मारवाडचे कित्येक ठाकूर त्यास पहिल्यापासूनच प्रतिकूल होते. अथात्‌ मारवाडच्या 
पक्षांतही दुफळी झाली. ह्या प्रतिकूल असलेल्या ठाकुरांनीं ही संधि पाहून एक तो- 
तया उभा केला; आणि त्याचे पक्षाने एक स्वतंत्रच फोज जमा झाली. ह्या दुफ- 
ळ्यांचं प्रकरण फार दिवस धुमसत होतें, तें ह्या लाचे संधीसच अनायासे उभें रा- 
हिले; आगि, तोतयाकडे जमलेली सर्व फौज जयपूरचे राजास जाऊन मिळाली. 
तेव्हां, जञयपूरवाल्यांची एकंदर फोज सव्वा लाख झाली. ही फौज मानसिंगाचे फो- 
जेस जयपूर आणि मारवाड ह्यांच्या मधल्या शिंवेच्या डोंगरांत पर्वतशिर येथें प- 
डली. तेव्हां, मानसिंगाची फोज जयपूरबाल्यांच्या फोजेच्या निम्मे देखील नव्हती. 
त्या उभयपक्षांची लढाई फार वेळ चालली नाहीं, लवकरच आटोपली. कां की, 
दोहोंकडच्या तोफा सुरू झाल्यावर लवकरच मानसिंगाच्या पदरीं जे ठाकूर होते 
त्यांतून बहुतेक त्याचा पक्ष सोडून तोतयाला जाऊन मिळाले. तेव्हां, अ्थातूच ज- 
यपूरच्या राजास जय मिळाला, आपला पराभव झाला ह्याबद्दल वाईट बाटून, मा- 
रवाडचा राजा मानसिंग हा म्यानांतून खंजीर काढून आपल्या पोटांत खुपसण्याच्या 


"आयपी णा)? 00११ १)? १२१२५0८0८0” 








ती अनायासे आपल्याला मिळावी, असा याचा हेतु होता; असं लोक बोलतात, परंतु शिंद्याची 
योग्यता ती काय होती ? लाचे तोंडाकडे बघितलें हणजे तो कां राजतेजञाचा मनष्य दिसत होता? 
मळींच नाही, कोणी तरी हलक्या कुळांतला व नीच वृत्तीचा माणस असावा असें पाहणारास 

[टत असे, तेंच राण्याचे व याच्या मलांचे तोंडांकडे बघितले हाणज्ञे काय वाट्त असे ? ते 
अरी इतके खाळावलेळे होते तरी, यांचे तोंडावर राजतेज चमकत असे. व ते थोर कुळांतठे 
असून, लांची वृत्ति फार सभ्यपणाची दिसत असे, “राणा भीमरसिंग हा रानाधिराज दिसत असे. 
आणि, दझिंदा हा यःकश्चित्‌ कोणी तरी हळकासळका नोकर असावा असा,” टॉड ह्मणतो, “मा- 
झा म्रह झाला; व दुसऱ्या कोणाचाही असाच ग्रह झाला असता,” राण्यांचे तोंडाकडे पाहिलें 
असतां*असें वाटे का, याचें. गतवेभव लाला मुकाव्यानें परत आणन द्यावें; अक्ली याचेविषयी 
ममता उत्पन्न होई 


( ३९५ >» 


बेतांत होता. परंतु त्याचाच पक्ष धरून 'राहिलेले जे ठाकूर त्याजपाशी होते त्यांणीं 
त्यांचे हतांतील खंजीर ओढून घेऊन, त्याला युक्तीनें रणांगणांतून काढून दिले, मग 
तो पळून आपली राजधानी जोधपूर येथें गेळा. तेव्हां जयपूरवाल्यांनींही तेथपर्यंत 
त्याचा पाठलाग केला; आणि जोधपुरास वेढा घातला, जोषपूरच्या लोकांनीं मोठी 
मेहनत करून सहा महिनेपर्यत आपला बचाव क्लेला. पुढें यत्न चालेना, रोवटीं ज- 
यपूरवाल्यांनीं जोधपूर घेऊन लटलें तरी, जोधपूरचा किल्ला त्यांचे हस्तगत झाला 
नाहीं. जोधपूरच्या आसपास वीस वीस कोडापर्यंत देश ओसाड पडला होता. या- 
मुळें जयपूरच्या लोकांस कांहीं दिवसांनीं अन्न मिळेनासे झालें. ब त्या फोजेंत फंद- 
फितूरही होऊं लागले, ह्या कारणांनी जयपूरचा राजा जगत्सिंग ह्यास वाटलें कीं, 
वेढा उठवून आपल्याला जावें लागेल; तर, जी लूट मिळाली तेवढी तरी पदरीं.पा- 
डून घ्यावी, असें मनांत आणून, पर्वतशिरच्या लढाईत आणि जोधपूरच्या हल्ल्यांत 
जी ळूट मिळाली होती ती, कांहीं फोज बरोबर देऊन जयपुराकडे रवाना केली. 
परंतु ती जयपुरास जाऊन पोंचली नाहीं. कारण, मारवाडच्या ठाकुरांनीं खामीभ- 
क्तिपराझ्मुख होऊन आपला राजा मानसिंग ह्याचा पक्ष सोडला होता तरी, त्यांनीं 
आपल्या देशाचा व जातीचा अभिमान सोडिला नव्हता, त्यांगीं मनांत आणिलें कीं, 
आहा मारवाडी राठोडांची जिंदगी ह्या भेकड कच्छवाह लोकांनीं आहांदेखत 
आपल्या देशास लट॒टून न्यावी हें काय ह्मणून । हें आह्यास मोठें लांछन आहे, तर 
ही गोष्ट आपण होऊं देऊं नये.' असं मनांत आणून, त्या मारवाडच्या राठोड ठा- 
कुरांनीं जयपूरवाल्यांचा लागलाच पाठलाग करून, ते नेत असलेली सर्व ठूठ त्यांज- 
पासून परत आणिली, आणि, जगत्सिंगाच्या फौजेच्या बारा वाटा होऊन, तो जय- 
पुरास परत आला, त्याचीं घोडीं व माणसं थकून, त्यांची फारच दुर्दशा झाली. व 
ठिकठिकाणीं त्याच्या घोड्यांचीं हाडें व मनुष्यांच्या प्रेतांची राखाडी ह्यांनीं जयपू- 
रच्या आसपासची रानें पांढरी दिसूं लागलीं ! 

जे ठाकूर मानसिंगाचा पक्ष सोडून वेगळे झाले होते त्यांनीं एक तोतया राजा 
उभा केला होता, हें वर कळविण्यांत आलें आहेच, त्या तोतयाला मांरवाडची 

१, टॉड॒ झणतो, “हा सर्व नांटकासारखा देखावा माझे देखतांच झाला ब तो मीं आपल्या डो. 
ग्यांमीं बघितला. जयपूरच्या राज्याची उन्नति आणि पतन हीं एका दीड वर्षातच होऊन, अय- 
पूरच्या रंगभूमीवर पडदा पडला, ३१० स० १८०६ च्या जून महिन्यांत जयपूरवाल्यांचे फौजेचा 
तळ उदेप्रच्या घांटाशीं पडला होता; व तो बाजूला सारून यांतून मी गेलों होतों. आणि पुढे 
१८०८ च्या जानेवारी महिन्यांत मी खुद्द नयपुरांतून गेलों तों चोदोंकडे ज्ञांत व उद्गस्त दिसत 
होतें..व वर सांगितलेल्या दुर्दशेचें दड्षीन तेथी विस्तत बाळवंटांवर अस्थिसम्रद्विरूपौ स्पष्ट 
होत होतें 1” 


( ३९६ ) 


गादी द्यावी असा त्या पक्षाचा बेत होता. परंतु, त्या तोतयाचा व त्याचे प- 
क्षाच्या' लोकांचा धात नबाब अमीरखान पठाण याजकडून मानतिंग यानें करविला, 
हा अमीरखान पैशाचे लोभानें कोणतेंही नीच कर्म करण्यास भागे पुढें पहात नसे. 
हिंदुस्थानांत तो एक राक्षसी बुद्धीचा आणि अत्यंत अधम असा मनुष्य असे. तो 
पहिल्यानें राजा मानसिंग याचे शत्रुक्गौपैकींच होता; परंतु, पुढें तोच होऊन मा- 
नसिंगाकडे येऊन हणाला कीं, 'मला अमुक द्रव्य द्याल तर मी तोतया ब त्याचे 
पक्षपाती ठाकूर यांचा नाश करीन.' तें त्याचें बोलणें मानसिंगानें कबूल केल्या- 
वर, अमीरखान यानें कपटानें तोतयाची चाकरी धरिली, त्याचेजवळ त्याची ख- 


तःची वेगळी फौज आणि तोफखाना वगेरे होताच. ल्या सर्व सरदारीथाटानें तो 
तोतुयाचे चाकरीस राहिला, आणि त्या तोतयाठा विश्वास येण्याकरितां मुसलमान 


लोकांचे एका मशिदींत जाऊन त्यानें तोतया व त्याचे ठाकूर ह्यांशीं आपल्या पागो- 
ठ्याची अदलाबदल केली, मग, हा मोठा बलाढ्य सरदार आपल्याकडे आला हें 
पाहून, त्या लोकांस मोठा आनंद झाला. पुढें एके दिवशीं सर्व लोक आपल्या डे- 
ऱ्यांत मेजवान्या, नाच, रंग, गाणें, बजावणें ह्यांच्या आनंदांत गुंतले असतां धातकी 
अमीरखानानें एकाएकीं, डेऱ्यांच्या दोऱ्या कापून डेरे त्यांचे अंगावर पाडिळे, आणि 
ह्याप्रमाणें आंतले लोक त्या घोंटाळ्यांत सांपडले असतां, त्यांजवर बाहेरून तोफांचा 
भडिमार करून त्या सर्वांचा जीव घेतला ! ह्या विश्वासघाताच्या युक्तीने त्या तोत- 
याचा नाश झाला. अमीरखानासारखे क्रूर, हिंराक, लोभी, विश्वासबातकी आणि 
अधमाधम असे प्राणी भरतखंडांत फारच थोडे होऊन गेले असतील ! 

इतका जरी अनर्थ झाला तरी देशाला स्वस्थपणा मिळाला नाहीं. कारण कीं, 
युद्धाचे जें मूळचें कारण तें कायमच होतें. तें कारण नाहींसें झाल्याशिवाय ह्या शो- 
कपर्येवसायी नाटकाचा शेवट होऊन पडदा पडावया'चा नव्हता, सुंदरी कृष्णाकु- 
मारी इला मागणारे जे दोघे राजे, त्यांतून एकही आपलें मागणें सोडीना. व दो- 
घेही एकमेकांचे प्रतिस्पधची बनले. तेव्हां, त्यांचा जो मत्सरानळू चेतला तो, त्याज- 
बर त्या सुंदरीचें रक्तसिंचन झाल्याबांचून विझेलसा त्या दुष्ट खानाला दिसेना, व 
त्यानंच अशी कल्पना काढली कीं, ह्या युद्धाचे मूळ जी कृष्णाकुमारी, तिच्या जि- 
वाचा बळी देऊन युद्धाचें कारण नाहींस करावें हें बरें. ह्याप्रमाणें, आपल्या प्र- 
कुत नाटकाचा प्रवेश बदठून, आतां आपल्याला जोधपूरच्या उजाड किल़्यापुढील 
मेदानांतून, आनंद ब समाधान वसणाऱ्या उदेपूरच्या खोऱ्यांत गेलें पाहिजे, कारण, 
तिकडे सुंदरी कृष्णाकुमारी इच्या विवाहमंगलकार्याचे ठिकाणीं तिच्या अतिदुःखद 


मतयकदॅचीचच सिद्धता चाली असल्याचें पाहण्याचा आतां आपल्याला प्रसंग 
येणार आह ! 


( ३९७ ) 


बिचारी कृष्णाकुमारोबाई ! अहाहा! ! राजस्थानाला अत्यंत भूषणंभूत रक्षच तें! 
देवानें अत्यंत कुशलतेने जिची मूस ओतली होती ! अद्वितीय रूपसुंदरी ! 'विश्वक- 
म्योला आपल्या अपूर्व कारागिरीची सार्थकता, ह्या तरुणी कृष्णाकुमारीला 
निर्माण करूनच झाली, असें बाटत असेल ! अवघ्या राजस्थानाची ती अत्यंत आ- 
बडती व प्रिय वस्तु! ज्याला त्याला तिचा धल्ल्याद गाइल्यावांचून राहवतच नसे! 
अशा त्या रूपसुंदरीचा कोणत्या निर्दयपणानें अंत झाला १ त्या गोष्टीस पाऊण शत- 
कावर जरी वर्षे अतिक्रांत झालीं आहेत व ती कुमारी जरी केवळ स्मृतिशेष रा- 
हिली आहे, तरी, तिच्याविषयींचें वर्णन करितांना वाणी सद्गदित झाल्यावांचून 
आणि डोळ्यांतून टिपे आल्याबांचून राहत. नाहींत ! 


तो घातकी आणि दुष्टकर्मा अमीरखान हा, राजस्थानांतील युद्धाचे मूळ कारण 
जी कृष्णाकुमारी तिच्या जिवाचा बळी देण्याची खटपट करण्यासाठीं उदेपुरास ये- 
ऊन, त्यानें राण्याचा वकील जो अजितसिंग त्याचे द्वारें राण्याशीं बोलणें लाबिलें. 
अजितसिंग हा तरी मोठा लोमी, भकड आणि आत्महितावर नजर देणारा असा 
असल्यामुळे, अमीरखानाला आपला हेतु सिद्धीस नेण्यास अवकाद झाला, नीचाला 
नीच मिळाल्यावर जगावर काय काय अनर्थ उसळतील ते कोणीं सांगावे ? अजित- 
सिंग दिसण्यांत अगदीं साधा, डामडोळ न आवडणारा, धाभिकवृत्तीचा, मानापमा- 
नाविषयीं पर्वा न बाळगणारा आणि गरीब असा दिसे; परंतु, अंतयामी वर लिहि- 
त्याप्रमाणें, महालोभी, आणि केवळ आत्महितनिरत असाच असे. त्याजकडे अ- 
मीरअल्ली हा प्रथमत; येऊन भेटला; क त्यास आपला हेतु कळवून, त्याचे मार्फत 
त्यानें राण्याला आपला हेतु कळविला कीं, 'मुलगी राजा मानसिंग ह्यास द्यावी, 
नाहीं तर तिचा जीब घेऊन लढाईचे प्रकरण मिटवावें.' अजिंतसिंगाच्या ह्या बो- 
लण्यावर राणा भीमर्चिंगाचे मनांत आलें कीं, 'आपली प्रिय कन्या राठोड राजास 
द्यावी हें बरें नाही. आणि, त्याला जर न दिली तर हा दुष्ट पठाण त्याबद्दलचा 
सूड घेतल्यावांचून राहणार नाही. तो आमचे राजवाड्यांवर हले करून मुलीची 
आणि सर्व राणीलोकांची अन्नू घेईल ह्यांत संशय नाहीं. इतकें संकट आणून घ्यावें 
त्यापेक्षां, मुळीचाच जीव घ्यावा हें बरें.” आणि, असें भीमसिंगाचे मनांत आल्या- 
वरून त्यानें कृष्णाकुमारीचा जीव घेण्याचाच निश्चय ठरविला; ब त्या निश्चयास 
पूर्वी ठरल्याप्रमाणे, अजितसिंगा'चें तर पूर्ण अनुमोदन मिळालें, 

प्रथमतः हें कृत्य पुरुषाचे द्वातार्नेंच करवावे असें ठरठें होते. आणि तें हेलक्या- 
सलक्या मनुष्याचे शतानें करवूं नये असें ठरलें होतें, कारण, राण्याचे जॅग्रूनखा- 
त्यांत ही गोष्ट कळतां उपयोगी नव्हृती७ बायकांच्या हातानें जर हें कृत्य केरविण्याचें 


( २९८ ) 


मनांत आणिलें तर ती गोष्ट जनानखान्यांत तेव्हांच कळून, अगोदरपासूनच चोहों- 
कडे गब्नंगवा होईल, ही भीति होती. झणून राण्याचे घराण्यांतलाच महाराज दौ- 
लतसिं्ग हणून राण्याचा कोणी भाऊबंद होता, त्याजपाशीं अजितसिंगानें गोष्ट 
काढली कीं, 'उदेपूरची अबू राखण्यासाठी हें कृत्य आपलेकडून झालें पाहिजे, ते 
शब्द ऐकल्याबरोबर महाराज दोलतक्तिंग याचे अंगावर रोमांच उभे राहिले, आणि 
तो मोठ्या आवेशानें झणाला कीं, 'ज्या जिभेने ही असली नीचपणाची गोष्ट करण्या- 
विषयीं तुही मला सुचवितां आहां ती तुमची जीभ झडो ! आणि अशा रीतीनें जर 
आपली स्वामीभक्ति खरी होणार असेल तर ती जळो स्वामीभक्ति ! मला कांहीं ग- 
रज नाहीं ! ह्याप्रमाणें महाराज दोलतसिंग तें काम करण्याचें पत्करीना. तेव्हां 
हं. काम कोणास सांगावें १ असा विचार पडला, मग राण्याचाच एक महाराज 
जबानदास हणून भाऊ होता, त्याजपाशीं अजितसिंगानं गोष्ट काढली कीं, “हें काम 
तर झालेंच पाहिजे, हें ददृळक्‍्या मनुष्याचे हातानें व्हावयाचें नाहीं; आपल्या हातून 
होईल, ह्यासाठी, आपण मनावर घेऊन हें काम केलें पाहिजे.' असं बोळून त्यानें 
त्याचें मन बळवून घेतलें, नंतर तो जवानदास हातीं खंजीर घेऊन, कृष्णाकुमा- 
रीच्या महालांत गेला. परंतु तेथें गेल्यावर त्या कुमारीचें तारुण्य आणि सौंदर्य त्याचे 
दृष्टीस पडल्याबरोबर त्याचे मनाला मोठा धक्का बसला. आणि तेणेंकरून त्याचे हा- 
तांतळा खंजीर खालीं पडला; व तो फार दुःखी होऊन तेथून निघून गेला, तिची 
आई जवळ होती; तिनें तो खंजीर पाहतांच तिळा समजलें कीं, 'हा खंजीर माझे 
मुलीचा जीव घेण्यासाठीं येथें आला.' मग तिनें जो रडून आकांत केला, तेणेंकरून 
राजवाडा दणाणून गेला ! तिनें अनेक वेळां किंकाळ्या फोडल्या, व आपल्या कुमा- 
रोच्या नाशास प्रवृत्त झालेल्यांस अनेक प्रकारचे वाईट शाप दिले. आणि, 'अहो! 
कोणी दया करा; अहो ! कोणी माझ्या मुलीचें रक्षण करा; अहो! कोणी माझ्या मु- 
लीचा प्राण बांचवा,' असें ज्याला त्याला ती ह्मणूं लागठी ! इतकें झालें तरी ती 
कुमारी अगदीं गडबडली नाहीं, ह्या रीतीने ह्या वेळीं तिचें मरण तहकूब झालें, 
परंतु अगदीं बंद झालें नाहीं. नंतर “हें काम पुरुषाच्या हातून होत नाहीं, तर बा- 
यकांच्या हातून करवावे; खंजीर रद्द झाला, तर विषाचा पेला तयार करावा; असें 
अजितसिंगानें ठरविले, मग बायकांच्या हातानें विषाचा पेला तयार करवून रा- 
ण्याच्या नांवानें कृष्णाकुमारीला निरोप धाडला कीं, 'हा पेला ध्यावा.' तेव्हां, 
तिनें बापाचा निरोप ऐकून, निरोप सांगणारणीच्या हातून तो पेला आपल्या हातीं धे- 


लक टदवयलसळचावणणीणी 
व्या 


१ ईटीडू झणतो, “ह्या पुरुषाळा मी पूर्णपणें ओळखत होतों. फारच बिचारा प्रामाणिक ब स- 
न्मार्गवती होता,? 








ब्मेडचिक पाणशणणणणा 





( ३१९९ ) 


ऊन, तेथूनच बापास वंदन केलें; आमि, आपल्या बापाचे आयुष्य 'दीर्थ व्हावे व 
त्याचें यक्व बाढावें ह्याविषयी देवास प्राथना करून, नानू न करितां, ती तो विषाचा 
पेला प्याठी ! तिची आई जवळ होती. तिनें हें कृत्य पाहून, कावरीबावरी होऊन, 
राण्यावर शिव्यांचा वर्षाव केला व रडण्याचा आकांत मांडिला ! परंतु कूष्णाकुमा- 
रीच्या डोळ्यांतून किंचितही असूं निघाठें नाहीं तिनें उलटे आईचें समाधान केलें, 
ती हणाली, “अगे आई, तूं आपणास इतकें कां दुःख देतेस ! माझ्या दुःखाचा 
शेबट होतो हें तूं जाणत असतां, इतका आकांत कशाला करितेस ! मला मराया'चे 
कांहीं बाईट वाटत नाहीं. मी रजपुताची बेटी तुझ्या पोटीं आलें आहें ना! मीं कां 
मरणाला भ्यावें ! रजपुतांच्या मुली जन्मास आल्या कीं, त्यांचं मरण जबळच असतें. 
माझ्या बापाने इतके दिवस मला वांचू दिळें हाच त्याचा मजवर उपकार 
आहे.' अश्शा समाधानाच्या गोष्टी आईशीं बोलत आहे तों, प्यालेलें विष पोटांत न 
राहतां उमळून वर आलें, आणि ओकून पडलें. मग दुसरा विषाचा पेला तयार 
करून आणिला, तो ती प्याली; पण तोही ओकून पडला. त्यावर तिसरा पेला त- 
यार झाला, तोही ती पिऊन गेली; परंतु ते विष पोटांत राहिलें नाहीं. तेंही लाग- 
लेच ओकून पडलें. ह्याप्रमाणें तीन वेळ झालें; तरी, ह्या क्रूर कमोचे प्रवर्तक जे 
पठाण व अजितसिंग त्यांस तें काम शेवटास नेल्याबांचून राहवेना. हणून त्यांनीं 
शेबटचा उपाय हा केला कीं, कुसुंबा ह्षणजे अफूचे पाणी घाळून पेला तयार केला. 
तीन वेळां जेव्हां विषाचे पेल्यानें कांहीं परिणाम झाला नाहीं तेव्हां असें वाटूं ला- 
गलें कीं, सिसोदिया कुळाचा मूळ पुरुष्र जो बाप्पा रावळ त्याचें शरीर जसें म- 
हान्‌ महान्‌ संकटांतून बांचत असे तसेंच कृष्णाकुमारीचेंही शरीर अजरामर आहे 
कीं काय ! परंतु अति दुष्ट बुद्धीचे आणि पाषाणद्यदयाचे जे पठाण अमीरखान 
आणि अजितसिंग यांस कुमारीकृष्णेचा अंत झाल्यावांचून खस्थता नव्हती. बिष- 
प्रयोगाचा एकेक प्रसंग निष्फळ होत होता तों तों त्या उभयतां कालपुरुषांचे क्रौर्य 
जास्त जास्त वाढून, ते जास्त जास्त भयंकर उपाय योजून कृष्णाकुमारीच्या जिवाचा 
बळि पाडण्याविषयीं अधिकाधिक यक्ष करीत. शेबटीं, वर लिहिल्याप्रमाणे, चो- 
थ्यानें पेला तयार केला, तो पेला येतांच कृष्णाकुमारीनें हाती घेऊन हास्यवदन 
केलें; आणि, 'ह्याचा तरी परिणाम लबकर होबो !' असें बोलून तिनें तो झट्कर पि- 
ऊन टाकला, ह्या चवथ्या पेल्यानें त्या पाषाणह्ृदयी लोकांचा बेत सिद्धीस गेला ! 
येथें, ह्या शोकपर्यवसानी नाटकाचे हृदयभेदक वणन करणाऱ्या भाटांचेच शब्द 
आह्ली उतरून घेतोंः--'“कृष्णाकुमारीला लबकर'च झोंप लागठी, ती जी कदा 


निजली ती पुनः उठली नाहीं !” ह्याप्रमाणें द्या नाटकाची अखेरी झाली. भओणखी 
त० ६३० ५१ 


( ४०० ) 


कांहीं प्रवेश वरील दुःखद देखाव्याचे मागून 'झाले. परंतु ह्या नाटकांतील मुख्य 
नाविका जी कुमारी कृष्णाबाई तिचा तर अंत झाला; तेव्हां हें एकंदर . शोकपर्यव- 
सानी नाटक लवकरच संपविले पाहिजे. 


कृष्णाकुमारीचा शेवट झाल्यानंतर लवकरच तिच्या दीन आणि अभागी माते- 
चाही शेवट झाला ! प्रिय कन्येचा अश्या दुष्ट रीतीनें घात झालेला पाहून तिनें अन्न 
वर्ज्य केलें. ती लवकरच अस्थिपंजरावशिष्ट झाली; आणि पुढें थोडक्याच दिवसांनीं 
ती आपल्या कन्येच्या भेटीस गेली ! कृष्णाकुमारीरचे मरण ऐकून कोणाच्याही डो 
ळ्यांतून पाणी निघाल्यावांचून राहिलें नाहीं. जेव्हां अजितसिंगानें अमीरखानास जा- 
ऊन. कळविलें कीं, 'तुमचा बेत सिद्धीस नेला;' तेव्हांतो खान पापाणह्ृदयाचा 
व क्रुर असतांही त्यास वाईट वाटून, त्यानें अजितसिंगाचा धिक्कार केला; आणि 
त्याची निभत्सना करून, 'नीघ माझे जवळून ! तोंड दाखवू नकोस ! रजपु- 
तांचे हेंच काय कम आणि हेंच काय शोय !' असें त्यास तो लावून बोलला. 
परंतु अजितसिंगास त्याजबरद्दलचीही लाज कोठून असणार ? कृष्णाकुमारीच्या घा- 
तानंतर चार दिवसांनींच संम्रामसिंग सुक्तावत उदेपुरास आला. संग्रामतिंग 
झणजे फारच शूर, प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्ता असे. तो प्रसंगीं आपल्या राजाचें 
पाणी ठेवणारा नसे व शात्रूलाही जुमानणारा नसे, खऱ्या मार्गानें चालण्यास तो 
कधीं वब कोणास हणून भीत नसे. तो एकदम राण्यांचे कचेरींत शिरला; तों तेथें 
अजितसिंग त्याचे दृष्टीस पडला. त्याला पाहिल्याबरोबर त्यांचे अंगाची अगदीं 
आग होऊन त्यानें तोंडाचा पट्टा सोडला. ' तो संतापून अजितसिंगाला ह्मणाला, 
'अरे नराधमा ! नीचा ! कुलांगारा ! सिसोदिया कुळाचे नांवावर आज तूं निखा- 
लस धूळ टाकून त्या नांवाची मृत्तिका केलीस ! आज शांभर बॅषेपर्यंत ह्या कुलानें 
कसकशा दैना व आपत्ति सोसून आपलें नांव कायम राखिले; त्या पवित्र नांवास 
तूं आज कलंक लाविलास ! तुला धिक्कार असो ! तुझा सत्यानाश होबो ! ह्या महा- 
घोर पातकाचें फल तुला भोगल्याबांचून तुझी सुटका नाहीं. तें तुला भोवेलळ आणि 
इतरांनाही भोंबाबयास राहणार नाहीं ! रजपुतांचें वेमभव आज ल्यास गेलें ! आगि 
त्यांच्या शोयवीयीचा आज शोवट झाला ! बाप्पा रावळाचा वंश आज निर्मूल 
झाला ! सर्व रजपूत जातीचा सत्यानाश होण्याचा दुष्ट समय अगदीं संनिध आला 
आहे; असं ह्या महानर्थानें सूचित केलें !' संम्रामसिंगाने हें सर्व भाषण राणा भी 
मसिंथ याचे देखतांच केलें व तें सर्व त्यानें खालीं मान घाठून ऐकून घेतलें. सं- 
रर्मानाचें बोलणें होईपर्यत त्यानें आपला सळज्ज व दुःखी चेहरा आपल्या हाता- 
खालीं झींकून घेतला होता. संमामाचें बोलणें ऐकून त्याच्याही जीवाचा संतराम 


(४०१ ) 


झाला व तोही अजितरसिंगास झमणाला, 'तूं रजपूतबीजाचाच नव्हेस ! सिसोदिया 
कुळामध्यें तू केवळ कुलांगार आहेस ! आहां सर्वांना तूं लाज आणिलीस; त्या 
तुझ्या तोंडांत माती पडो ! तुझे निःसंतान होवो व तुझा निवेश होबो ! तं. अशी 
ह्या कामांत घाई कां केलीस ! पठाणानें काय हे शहर उद्धस्त पाडण्याची सुरुवात 
केली होती १ त्याणें काय आपल्या जनानखान्यावर हल्ला करून भ्रष्टाकार मांडला 
होता ? आगि जरी तसें त्यानें केलें असतें तरी रजपुतांचे ब्रीदाप्रमाणें आणि 
आजपर्यंत जसे तुझे पूर्वज आपले जीव धारातीर्थी बळि देऊन आपलें पावित्र्य रक्षण 
करीत आले त्याप्रमाणे तुला करितां आलें नसतें काय? तुझे पूर्वजांनीं तुझेसारखीं 
नीचपणा'चीं कृत्ये करून आपलें नांव केलें काय ! आणि अशा प्रकारच्या कृत्यांनींच 
आपलें नांव झालें आहे काय? आपल्याहून बलिष्ठ शत्रूंना मिऊन त्यांनीं अशीं भे- 
कडपणा'चीं कामें केलीं आहेत काय १ चितोड शहरीं घडलेल्या गोष्टी तूं विसरलास 
काय १ पण मी हें कोणाशीं बोलतों आहें ! रजपुताशीं नव्हे ! तुला आपल्या रजपुत 
स्त्रियांची अब्रू व मान हीं भ्रष्ट होण्याच्या बेतांत आलीं असें वाढून ब त्या सर्बोची 
कत्तल करून, तूं जोहाराचे त्रतानें हातीं समशेर घेऊन बाहेर पडला असतास तर 
तेणेंकरून तुझी कीति अजरामर झाली असती; व तेणेंकरून बाप्पा रावळाचे प- 
श्वात्‌ रजपुतांचें खरं बीज अंशतः तरी देवाने कायम राखल्यासारखें सर्व जगास 
समजलें असतें ! पण, अशापेकीं कांहीं एक कृत्य न करितां, जगामध्ये आपलें हंसे 
अणि अपकीति मात्र तूं करून घेतलीस ! आपल्यावर कांहीं दुष्ट प्रसंग येणार आहे 
त्याची देखील तूं वाट बघितली नाहींस! तुझ्या परमावधीच्या भेकडपणानें तूं असें हे 
लाजिरबाणें काम केलेस ! नाहीं तर तूं आपल्या राजाकरितां, आपलें रक्ततिंचन केलें 
असतेस, तुझ्या जीवाची तुला भीति असून तूं असला फसवणुकीचा धंदा केला न- 
सतास तर, जो बळि देऊन तूं येणाऱ्या अरिष्टाची निष्कृति केलीस असें तुला वा- 
टतें, त्या थोर आणि सर्व जगाला दुःखव्यात्त करून टाकणाऱ्या बळीपेक्षां अल्पस्वल्प 
बळिदानानें देखील तुझा कार्यभाग होता, नाहीं असें नाहीं, सारांश, आपल्या जा- 
तीचा ब वैभवेश्वर्याचा अंत अगदींच जवळ आला आहे, ह्यांत संशय नाहीं !? ह्या 
बोलण्यावर अजितसिंगाने कांहीं एक उत्तर केलें नाहीं. त्याला उत्तर करण्यास मु- 
ळींच तोंड नव्हतें. संग्रामसिंग ह्या दुष्ट व नीच कृत्यामुळे अतिशय संतापून, त्यानें 
राण्याला आणि अजितसिंग वगेरे जे अधम लोक ह्या कृत्यास मूळ प्रवृत्त झाले 
त्यांना शाप दिळे, तो संग्रामसिंग पुढें लवकरच मेला. परंतु त्याचे शापु आणि 
त्याचीं भविष्यें अगदीं खरी झालीं, राणा भीमर्सिंग युस मुली आणि मुलगे (मिळू 

एकेंदर ९५ मुळें होतीं, परंतु तीं सर्व मरून एक मुलगा आणि दोन मुली अश्ञां 


( ४०२ ) 


तीन मुळें मात्र त्याचे पश्चात्‌ राहिली, त्यांत मुलगा जो होता तो कृष्णाकुमारोचा 
सख्खा भाऊ होता, त्याचें नांब जवान्सिंग. आणि दोन मुली होत्या त्या दुसऱ्या 
एका राणीपासून झालेल्या होत्या. त्या जसलमीर आणि बिकानीर येथील राजपुत्रांस 
दिल्या होत्या. त्या दोन्ही संस्थानच्या कायद्याप्रमाणे मुलीच्या वारसाकडे सर्व राज्या- 
धिकार आणि मानसन्मान जाबयाचा असा ठराव आहे. राण्याची सर्व आशा आ- 
पल्या एकुलत्या एक जवानसिंग पुत्रावर होती. परंतु त्याला शेवटपर्यंत त्याचे देखतां 
कांहीं संतति झाली नाहीं, जैवानसिंगानें चार बायका केल्या होत्या. तरी त्याला फार 
दिवस मूळ झालें नाहीं. पुढें, त्याच्या शोवटच्या बायकोला-रेव्याचे राजकन्येला-[्ण॒क 
मुलगा झाला. रेव्याची राजकन्या रजपुतांतील भागेला नांवाच्या शाखेपैकीं होती. 


जवानसिंगाचा थोरला भाऊ उमरावसिंग दोन वर्षापूर्वी वारला होता. तो जर ह्या 
वेळीं जिवंत असता तर तो तिसरा उमराव झाला असता. अजितसिंगाची पुढें 
काय दशा झाली ती बघा. त्याला चोहोंकडून मिळालेले शाप लवकरच फळास 
आले. एक महिन्याचे आंतच त्याची बायको आणि दोन मुलगे वारले. आणि तेव्हांपासून 
तो जराग्रस्त होऊन, तीर्थातीर्थी आणि देवळोंदेवळीं हिंडून भ्रमिष्टासारखा फिरूं ला- 
गला; ब तो हातांत जपमाळ घेऊन राम ! राम !? ह्या शब्दांचा घोष करूं लागला. 
त्याचे तोंडावर कोणत्याही प्रकारची कळा व तेज न राहिल्यामुळें तो सर्व प्रकारें ऐ- 
हिक सुखारोपासून मुकला, असं पाहणारांस दिसू लागलें. त्याचें. ह्ृदय सर्वदा भी- 
तीनें व्यात्त असलेलें त्याला भासू लागलें; ब आपण मोठें पापकृत्य केलें असें त्यास 
बाहून तो जन्माचा भ्रांतिष्ट झाला, असो. उसजितसिंगाविषयीं आतां पुरे, त्याच्या 


“५५५०५५५०५५ पाशी > त न 


१, राजपुत्र जवानसिंग याला एकदां एकाएकीं पटकोचा वाखा झाला; व यांतही विशेष आ- 
र्यांची गोष्ट ही कीं, उदेपुरामध्यें पहिल्यानेंच याजवर या घातुक रोगाची धाड आली! तेव्हां सर्व 
उदेप्र शहर चिंताक्रांत झाळें होतें. हा अेथ लिहिणारा कने टॉड हणतो, “राजपुत्र जवानर्सिंग 
याचे या दुखण्यांत मी यांचे बिछान्याजवळन अगदीं दइळलों नाहीं, जवानसिंग या दुखण्यानें अ- 
गदी हळक होऊन लाला ग्लानि आली; व या ग्लानीनें साला पुष्कळ वेळ झोंप लागली, पुढें या 
झोंपेंतून तो नागा झाल्यावर यानें जे मजविषयीं आश्चर्याचे उद्गार काढले ते मी कधीही विसर- 
णार नाहीं.” पुढें सा दुखण्यांतून राजपुत्राला आराम पडला. परंतु राजपुत्र जवानसिंग बरा झा- 
ल्यावर त्याचा मुख्य मंत्री आणि व्यवस्थापक श्रिरजी मेहेता झणून होता याला पटकीनें गांठलें, 
आणि, बरा तासांच्या आंतच त्याचा अंत होऊन, याची राख उदेप्रच्या आर नांवाच्या ओढ्याचे वाळ. 
बंटाबर पडून, तें वाळबंट पांढरे दिसूं लागढें ! टॉड झणतो, “हा श्रिरब्षी मेहेता मोठा थक्ष्खोर 
आणि बिशोदी असे, पटकीच्या मनांत असतें तर आह तिला श्रिरल्ी मेहेत्याचे ऐवबीं दुसरा 
कोणी थनुष्य, दिळा असता.' शिरजी मेहेता हा मोठा कारस्थाननिपूण आणि अंबाळीच्या'शि- 
क्षणांतीळ होता. र 





नर >..." "० 


(४०३ ) 


दुष्कृत्याचीं फळें त्यास देवानें ह्याच लोकीं दिलों. त्याचेविषर्थी संग्रामतरिंगानें जे रा- 
गाचे उद्गार काढले तेच आपण येथें घेऊन त्याच्या इतिहासाची पूर्णता करर, 'त्याचे 
तोंडांत माती पडो !' असा संग्रामतिंगानें त्यास शाप दिला होता; ब त्याचप्रमाणें 
शेवटीं अनुभब आला. अजितर्सिंगाच्या पापी देहावर पवित्र गंगानदीचें सवे उदक 
घातलें असतें तरी, सुंदरी कृष्णाकुमारी इच्छ वघामुळें घडलेळी हत्या दूर व्हाव- 
याची नव्हती. 

कृष्णाकुमारीचे वधाच्या दुष्ट कटांतला दुसरा पापपुरुष जो अमीरखान त्याशी 
इंम्रजांनीं तहृ करून त्याचे संरक्षण केलें. ह्या दुष्टाच्या नांवानें राजस्थानांत प्रत्येक 
घरीं रडत आहेत व त्याला द्याप देत आहेत. त्यानें अवघ्या मेवाडाळा अश्ोच 
आणिलें! असा हा अत्यंत पापकमा आणि दुरात्मा असून इंग्रजांचे आश्रयाने तो 
खस्थ होता. त्याचें शो्य हटले हणजे साधारण शिपायापेक्षां कांहीं जास्त नव्ह्ते, 
परंतु त्याज्ीं इंग्रजांनीं बोलणें लावून, त्यांना त्यास मराठ्यांचे पक्षांतून काढावयाचे 
होतें. आणि हणून, इंग्रजांनीं त्यास सांगितलें कीं, 'तूं होळकराचा पक्ष सोडशील तर 
तुळा आह्यी सिरोंज, टोंक, रामपुरा आणि निंबहेरा हे प्रांत देऊं, आणि ह्या लोभाने 
तो घातुक व विश्वासघातकी अमीरखान एके दिवशीं एकटाच होळकराकडून नि- 
घून इंग्रजांचे गोटांत येऊन त्यांस मिळाला, अमीरखानास विश्वासघात करण्याची 
मुळींच क्षिति वाटत नसे. आणि अकद्या मनुष्यास इंग्रजांनीं मोठा मुलूख देऊन 
त्याला आपला हस्तक केलें, हें लाचे सुदेबच हटले पाहिजे. अभीरखानाशीं इंग्र- 
जांची ढढाई होणार होती. ब तो होोळकराचे पक्षाने इंग्रजांशीं लढाई करणार 
होता. त्याजवर इंग्रजांची फोजही गेली होती व तोही इंग्रजांचे सरदाराबरोबर सा- 
मन्यास उभा होता. ह्या इंग्रज सरदाराचें नांव ब्रिगेडिवर-जनरल अलेग्झ्यांडर 
नॉक्स असें होतें. समरांगणीं दोघेही समोरासमोर उभे राहिल्यावर नॉक्स 
साहेबाने अमीरखानास सांगून पाठविलें कीं, 'अर्ध्या ' तासांत जर तूं आझां- 
कडे येऊन मिळशील तर आही तुझा सर्व प्रकारचा इतबार आणि सन्मान ठेवूं, 
इंग्रज सरदाराचा हा निरोप ऐकून त्यानें त्याविषयीं आपल्या हाताखालचा जमदश्रिद 
नांवाचा मनुष्य होता त्याचा अभिप्राय घेतला. जमशिद हाही अमीरखानाचे ब- 


५५00४ १0 ५०. “<<. 





१, अजितसिंगानें पुढें चोंडावतांच्या तर्फे उदेपुरांत कांहीं खटपट चाळवून न आपल्या पूर्वींच्या पा- 
पकृययांचा ळोकांना विसर पाडण्याचा यत्न चालविला होता, परंतु, त्याचा घातुक स्वभाव ठोक पुरा 
ओळखून होते, व शेवटीं यात इंग्रजांनीं तेथून हद्दपार करून का्लींत ठेविळें होतें. तेथें तो पलि- 
तमोलि होत्साता गंगेच्या घांटावर पुष्कळ दिवस लोकांच्या दृष्टीत पडत असे. असेरीश काशीक्षे- 
त्रांतच याचा अंत झाला, 

२, सांमतस्या टोंकसंस्थानच्या नबाबाचा मूळ परुष, 


( ४०४ ) 


रोबरीचाच घातुक आणि विश्वासघातकी होता. त्याणें अमीरखानास आपलें मत दिलें 
कीं, 'समजुतदारपणा हा एक आपल्या शौर्याचा व पराक्रमाचा भागच आहे !' 
आणि, अश्या समजुतीने त्याने अमीरखानास होळकराचा पक्ष सोडून इंग्रजांना मि 
ळण्याविषयीं आपली संमति दर्शविली, तेव्हां मग, वर लिहिल्याप्रमाणे, अमीरखान 
हा एकटाच होळकराकडून निघून हूम्रजांस जाऊन मिळाला; आणि पुढें त्याच्या 
जन्माचे कल्याण झालें. राजस्थानांतले सर्व राजे पुढें इंग्रजांचे ताब्यांत आले, आणि 
त्यांच्या एकंदर दरबारांत हा इंग्रजांचा पक्षपाती अमीरखान हाही मोठ्या राजरोसप- 
णाने, सर्वात खालच्या जाग्यावर कां होईना, पण येऊन बसे! काय विलक्षण न्याय 
बघा ! ज्यानें सर्व रजपूतघराण्यांत कृष्णाकुमारीच्या वधानें हाहाकार माजवून दिला, 
तोच 'महादुष्ट व चांडालशिरोमणि अमीरखान, त्याच दुःखाक्रांत झालेल्या रजपूत 
राजदरबारांत, इंग्रजांचे साह्याने, तें आपलें काळें तोंड घेऊन उजळमाथ्यानें खुशाल 
आणि निलंज्जपणं येऊन बसूं लागला! अमीरखान अशा रीतीने जरी व्यवहारांत 
निर्भयपणे आणि बिनदिकत हिंडे फिरे, तरी, एकांतीं व सुखाचे वेळीं, आपण मोठे 
नराधम आणि पापी पुरुष आहोंत, असें त्यास वाटल्याशिवाय राहत नसे. क्रृष्णाकुमारीचा 
घात करून आपण भयंकर पापकृत्य केलें असें त्याला वाटल्याशिवाय रहात नसे. असो. 
आतां त्याचेविषयींही आपण, संम्रामसिंगानें जे उद्घार काहून त्यास श्यापित केलें 
तेच उद्गार उच्चारून, त्याचा इतिहास पुरा करावा ह्मणजे झालें, संग्रामसिंगानें झटले 
आहे कीं, “अशा क्रूर हृदयाचे अमीरखानाच्या तोडांत माती पडो !' आणि तसेंच 
व्हावें अश्शी सर्वाची इच्छाही होती खरीच ! 


इ० स० १८०६ च्या उन्हाळ्यांत इंग्रजांचा मेवाडांत प्रवेश झाला, पूर्वी मेवा- 
डप्नांत झणजे उत्तम आणि सुपीक ह्मणून प्रसिद्ध होता. तेथील संपत्ति आणि ऐश्वर्य 
यांचें दशन, तेथील मोठमोठ्या हवेल्या, राजवाडे आणि इतर देखावे यांजवरून स- 
हज होत होतें. परंतु ह्यावेळीं तो सर्व प्रांत उजाड दिसत होता ! सर्व प्रांतांतली 
वस्ती उद्दस्त होऊन मोठमोठीं शहरें अरण्यवत्‌ झालीं होती; आणि घरें व वाडे 
मोडकळीस येऊन, रोतें व बागा वगैरे नापीक होऊन रूक्ष बनलीं होतीं. मराठ्यांचा 
जेथें जेथें प्रवेश होई तेथें तेर्थे असा प्रकार व्हावयाचाच असा नियम होता. जो अ- 
तिशय भरभराटीचा मुलूख असेल तो सर्व उद्दस्त करून त्याचें रान बनविण्यास 
आणि त्याजवरून नांगर फिरविण्यास मराठ्यांना एक अहोरात्र पुरी होत असे ! म- 
राठ्यांची स्वारी अमुक प्रांतांतून गेली हें त्या मुलखांतील बाह्य देखाव्यावरून ताबड- 
तोब कृ:णासही समजत असे. मुराठ्यांचा फेरा जिकडून गेला तिकडे सर्व खेडींपाडीं 
जळून त्यांची रक्षा झालेली आणि शोतांभातांची नासाडी व तुडवातुडव केलेली दृष्टीस 


(४०५ ) 


पडावयाची, ह्या नियम असे. अशा रीतीनें लटाळूट करून मिळविलेल्या पैशाची तरी 
योग्य व्यवस्था लागत असे असें नाहींच, अन्यायोपार्जित द्रव्याची पुढें तशींच वाता- 
हत होऊन, असलीं अमानुष कृत्यें करणारांस योग्य तें फळ मिळाल्याची उदाहरणें 
त्या वेळच्या इतिहासांत सांपडतात; ही एक समाधानाची गोष्ट आहे, अंबाजी इं- 
गळा यानें मेवाड धुऊन व सावडून जी अतोनात संपत्ति मिळविली तिचा त्याला 
कितीसा उपयोग झाला १ दिद्यानें त्याजपासून त्यानें मिळविलेली सर्व संपत्ति हिस- 
कून घेतली; व पुढें त्याचे बहुत हालहाल केले. ते सर्व हाल अंबाजीच्या एकंदर 
वर्तनाकडे बघितलें असतां अगदीं योग्यच होते, मेवाडप्रांताला अंबाजीनें अतिशय 
छळळें होतें व त्याबद्दलचे त्याचं उद्धे पुढें लवकरच निघाले, अंबाजी तर आपल्याला 
स्वतंत्र दविंदाच ह्मणवीत असे. व त्यानें ग्वाल्हेरशहरांत व त्याचे आसपास अपल्या 
स्वातंत्र्याचे बरेंच प्रस्थ माजबिलें होतें. हे पाहून शिंद्यानें त्याचा भरदरबारांत अति- 
दाय अपमान केला. वस्तुतः अंबाजी हा शिद्याचा अंकित व नौकर; असें असतांना 
तो आपलाच वचचष्मा मिरवू लागून द्दिद्याच्या अधिकारंयोग्यतेस हीनलत आणण्याचा 
प्रयत्न करीत होता. तें दिद्यास समजल्याबरोबर यानें त्याबद्दल त्याचा चांगलाच 
समाचार घेतला. त्यानें त्याचे हातांत बेडी ठोकून त्याला एका लहानशा व भिका- 
रड्या तंबूत अडकवून टाकिले. व पुढें त्यानें मेवाड लटून आणलेला सर्व पेसा 
द्यावा हणून त्याचे हातांच्या बोटांस व अंगास जळते कांकडे लावून, त्याला पुष्कळ 
मारलें व त्याचा पुष्कळ छळ केला. परंतु अंबाजी हा अल्यंत द्रव्यलोभी असल्यामुळें, 
मिळविलेला पैसा छिंद्याला न देण्या त्याचा निश्चय होता. पण दिद्याकडून तर 
अतिशय हालअपेष्टा होऊं लागल्या, तेव्हां तो जाच चुकवावा ह्मणून, त्यानें एके 
वेळेस आत्मघात करण्याचाही विचार केला, त्याचे जवळ एक चाकू -होता त्यानें 
आपला गळा कापून घेण्याचा त्यानें प्रयत्न केला. परंतु तो सफळ: झाला नाहीं, 
त्यांचे गळ्याला नुस्त्या जखमा मात्र झाल्या. त्या जखमा इंग्रजी वकिलाबरोबर अस- 
लेल्या शास्त्रवेद्याने शिवल्या, तरी त्याचा छल दिद्याकडून चालळाच होता. असं 
झालें तेव्हां मात्र त्याच्या संदुकीच्या किल़्या शिद्याला सहज मिळाल्या. ती संदूक 
उघडून बघतां तींत ५५ लाख रुपये हिद्याला सांपडले ! इतका अंबाजी इंगळा 
द्रव्यलोभी होता. त्यानें आपला छल विनाकारण करून घेतला. पुढें दिद्यानें पुनः 
मेवाडांत त्यास आपल्या तर्फे मुखत्यार नेमिले; परंतु ती मुखत्यारी मिळाल्यानंतर तो 
लवकरच मेला. ह्याप्रमाणे, अंबाजी इंगळ्यानें राजस्थानच्या लोकांवर अतिशय 
जुळूम करून जो हरामाचा पैसा कमाविळा होता तो अशा रीतीनें गेढंडू. लाचे 
कांहीं द्रव्य त्याचा परम मित्र झणवणारा जो झालिमर्सिंग त्यानेंही लॉब्रविळें, असें 


( ४०६ ) 


हणतात. व झालिमसिंगाला तरी त्याज्ीं असें कपट करण्याचें कारण इतकेंच कीं, 
संबत्‌ १८४८ साळीं अंबाजीनें जें त्याशीं कपटाचें वर्तन केलें त्याचें प्रायश्चित्त 
त्याळा देण्याचा त्यानें ह्या विचार केला होता. व त्याप्रमाणें त्यानें अंबाजी इंग- 
ळ्याचा कांहीं घातपात न करितां त्याला जाणवेल असें योग्य शासन करून त्याचा 
सूड उगवला. हा तरी झालिमर्सिंगल्चा एक प्रकारें कारस्थानीपणाच होय असें 
झटले पाहिजे, 

शिंद्याचा सासरा त्याच्या लष्करांत होता. परंतु, तो कांहीं कुलंगडीं उत्पन्न क- 
रणारा असल्यामुळें द्दिद्याचा व इंग्रजांचा जेव्हां तह झाला तेव्हां, त्यास दिद्याने 
आपल्या लष्करांतून काहून टाकलें, मग तो आपल्याला राण्याचा दिवाण हणवून घेत 
होता'व तो राण्याच्या आश्रयाला राहिला होता. तो हा आश्रय करून होता खरा; 
परंतु त्या आश्रयांत त्यानें राण्याच्या दरबारांतले वसूलजमाबंदीच्या संबंधाचे कित्येक 
महत्वाचे कागदपत्र उपटले, त्यांचा त्यानें राण्याला पत्ताच लागूं दिला नाहीं, मनु- 
व्याःचें वर्तन तरी बघा कसें नीचपणाचें होत जातें तें ! 


यशवंतरावभाऊ होळकर याजकडून सतीदास दिवाण यानें कुमळमेर किल्ला व 
त्यांचे भोंवतालचा प्रांत ७० हजार रुपयांस सोडवून घेतला; व होळकरानें तो प्रांत 
सतीदासाचे नांवे करून दिला; आणि सतीदासानें त्याचा ताबा आपणाकडे घेतला. 
मीरखान॑ यानें इ० स० १८०९ ह्या वर्षी आपले पेंढारी घेऊन उदेपुरावर सारी 
केली, व त्याने राण्याला कळविलें कीं, “११ लाख रुपये द्याल तर मी तुमचे प्रांतास 
कांहींएक उपद्रव न देतां खस्थपणानें निघून* जाईन. नाहींतर तुमचें एकलिंगाचें 
देऊळ फोडून त्याची वाताहत करीन.' पुढें राण्यानें त्याची पुष्कळ मिनतमाना 
करून ९ लाख रुपयांवर त्यानें खुष होऊन जावें असें ठरविलें. परंतु हे ९ लाख 
रुपये तरी आणावयाचे कोठून १ राण्याचे जवळ तर कांहीं शिल्लक नव्हती. ह्याप्रमाणें 
राण्याकडून ९ लाख रुपयेसुद्धां वसूल होत नाहींत असें त्या पेंढाऱ्यानें बघितले 
तेव्हां, त्यानें राण्याच्या वकील वगेरे लोकांचा छळ करण्यास आरंभ केला. त्यांत 
त्यानें किसनदासं यास तर जखमी केलें, नंतर त्यानें उदेपूरच्या बाऱ्या फोडून, तो 


तक कक लासचणाकाणकेकीणाणकेटेकटशणीणफिसॉपििगिण 0 0१0१0) ११ णाय 








४५00 ४ ७0४ णी ्येननन 
ची न्न 00 ४००५७७. ककमती 


१. हा राक्षसी खभावाचा पेंढारी, पुढें याचेपासून मेवाडप्रांताची सुटका केल्यानंतर, लौकरच 
याचे णठीवर झालेल्या काळपुळीच्या आज्ञारानें मेला, 

२. किसनदासाचे संबंधानें टॉड॒ असें हाणतो कीं, “राण्याचा व इंग्रजांचा तह ह्दोऊन सांचे 
परस्पर ऐअ्य व स्त्रेह करून देण्याचे कामांत हाच मुख्य होता. तो जरी चोंडावतांचा पक्षपाती 
होता ती तो राजभक्त व राजनि्ठ असून प्रामाणिक सेवक होता, किसनदासाचा अंत माज्ञे दे- 
खतांच झाला, याविषयी माझें व माझ्या डाक्टराचें असें मत आहे कीं, तो आपल्या मरणानें मेला 


( ४०७) 


दोबारीनें व त्याचा सोबती व जांबई जो प्रख्यात पेंढारी जमशीद तो चिरवाघाटानें 
शाहरांतू शिरला. त्यांस झणण्यासारखा कोणाचा अडथळा झाला नाहीं, दे लराहू 
पेंढारी पठाण शहरांत शिरल्यावर त्यांनीं राण्याचा फार अपमान केला, आणि झ- 
मशीद हा तर राण्यांचे वाड्याजवळ त्यानें कबूल केलेला पैसा त्याजकडून वसूल 
करण्यासाठीं आपल्या कडवे आणि दुष्ट रोहिळे लोकांस तगाद्याला बसवून चालता 
झाला. पुढें त्या रोहिल्यांनीं उदेपुरास जो अनर्थ मांडिला त्याचें प्रत्यक्ष दशन त्या 
मोडकळीस आलेल्या शहरांतील अवशिष्ट असलेल्या कित्येक भागांवरून सहज होत 
आहि ! ते जोपर्यत उदेपुरांत होते तोंपर्यंत, एकही स्त्री किंबा पुरुष उघडपणें रस्त्यां- 
तून गेलीं नाहींत. स्त्री बघितली कीं, ते तिचेवर जुलूम करून तिचे दागिने ठबाडीत; 
आणि पुरुषाचं उर्गेच कोठें पागोटें दृष्टीस पडलें कीं, त्याजवर त्यांनीं झडप खाढळून 
त्याजपासून कांहीं तरी निघेळ हणून त्याचे यथेच्छ हाळ करावे; असा त्यांचा 
क्रम चालला होतो! 

वि० सं० १८६७ ह्मणजे इ० स० १८११ ह्या वर्षी बापू दिंदा ह्यास “सुभेदार! 
ही पदवी देऊन मेवाडास पाठविण्यांत आलें. व त्याप्रमाणें त्यानें येऊन उदेपूरच्या 
बारीमर्ध्ये तळ दिला. ह्याप्रमाणे, इ० स० १८११ पासून ते १८१४ पर्यत उदे- 
पुरावर एकीकडून ह्विदा आणि दुसरीकडून अमीरखान ह्या दोघां राक्षसी पुरुषांचा 
पाहरा होता. येवढ्या मुदतींत त्या दोघांनीं आपला अंमल बराच बसविला, उदेपूर- 
दरबारच्या अमलांतले जहागिरदार, वतनदार 'वगेरे सर्व त्यांनीं आपल्या अमलांत 
आणल्यासारखें केलें, त्यांनीं कधीं कधीं मिळविलेल्या ठटीसाठीं आपल्याआपल्यांतच 
तंटेबखेडे माजवावे. असा क्रम चाळू होता. पुढें त्यांनी आपल्याआपल्यांतच असे 
तंटे वगैरे न करावे ह्मणून राण्यानें आपल्या तर्फेचे संतीदास, किसनदास आणि 
रूपराम असे तिघे मुखत्यार त्या दोघां लटारूंची कांहीं तरी नीट व्यवस्था लावण्या- 


लप णणा)णीणणा 





२-०“ ५ ५५-५५ 2 “7 4 ५ ८५४५८०५ 70४५0" णा". 00९0 0० “> 


शशि 


नाहीं. यास विषप्रयोग होऊन तो मेळा. तो अकस्मात मेल्याची खबर जेव्हां बाहेर लोकांत पस 
रली तेव्हां हजारों लोक याचे घराभोंवती लमन यांनीं आपलें दुःख प्रदादवीत, केले, यावरून तो 
किती लोकमिय आणि परोपकारी होता हें समज्ञेळ 

१. पेंढाऱ्यांच्या जुळमाचा अनुभव पुणें शहरास पूर्ण आहे, इ० स० १८०४ सालीं होळक- 
राचें पेंढार पुण्यावर आलें, तो साचा सुकराम पुढें दीड वर्षपर्येत एकसारखा होता, तेवढ्या मुदतींत 
त्या पॅढाऱ्यांनीं पुण्याचे लोकांचा अतिज्ाय छल केला, यांनीं ख्रीपुरुषांस छळण्यास सोडिले नाहीं 
ह्यांत आश्चये नाहीं; परतु, यांनीं ल्हान मुलांस देखील छळण्यास सोडिले नाहीं ! ठोकांवर होणारे 
यांचे जूठूम तर मसिद्ठच आहेत. मिरच्यांची धुरी, राखेचे तोबरे, तापलेल्या तव्यावर, उभे करणें 
इत्यादि व अज्ञाच प्रकारचे दुसरे हातशः जृळम आणि छल.य़ा पेंढाऱ्यांनीं पुण्याच्या लो'एांचे केळे 
ते इकडे प्रसिद्ध आहेतच. पण लांचे आतां स्मरण देखील नको! 

रा० इ० दुर 


(४०८ ) 


साठीं पाठवून दिले. तेव्हां, त्या उभयपक्षांच्या लोकांची धवल मुग्रा (पांढरी टेकडी) 
येथें एक सभा भरली; व त्यांच्यामध्यें करार होऊन त्यांच्या हहदी ठरल्या; आणि 
त्यामुळें, त्या हृद्दींमध्यें प्रत्येकाने केलेल्या लटींच्या संबंधानें एकमेकांशीं भडण्याचें 
कारण राहिलें नाहीं. उदेपूर हहर तर बहुतकरून ओसाड पडलें होतें. तरी, त्यांत 
जी कांहीं बस्ती होती. तेवढ्यापुरतें तें हहर व त्याचे भोंवतालचीं खेडींपाडीं यांतील 
राहणाऱ्या लोकांची यादी केली. व त्या लोकांवर त्या पेंढाऱ्यांचे दोघां पुढाऱ्यांस 
सालीना कांहीं तरी रकम पोंचत जावी; ह्मणजे त्यांजकडून कोणत्याही प्रकारचा 
उपद्रव होऊं नये; असें ठरलें. त्याप्रमाणें प्रत्येकात ३॥-३॥ लाख रुपये देण्याचें 
ठरलें. परंतु हा ठराव पुढें अमलांत येण्याची मारामार पडली. कारण, लोकांना ह्या 
जुलूम सहन न होऊन हळू हळू उदेपूर शहर अगदींच उजाड होत चाललें. आणि 
त्याची पूर्वीची भरभराट व देखणेपणा हीं लवकरच अदृश्य झालीं. शेतकी पडून 
राहिली; गांवें ओस झाडी; लोक परागंदा झाले; सरदार व जहागिरदार अगदीं 
खालावून दरिद्री बनले; आणि खुद्द राणा व त्याचें कुटुंब निराधार होऊन, आप- 
ल्याला सुखाचा आश्रय व स्वस्थता तरी कशी मिळेल, ह्याची त्यांस मोठी फिकीर 
पडली. अश्ली 'एकंदर स्थिति होऊन गेली. बापू छिदा. आणि जमशीद यांस 
त्यांच्या त्यांच्या हद्दी ठरवून दिल्या; तथापि, तेवढ्याने शिंद्याचें समाधान झालें 
नाहीं. त्यानें वारंवार राण्याकडे आणखी पेसा देण्याविषयी मागण्या पाठवाव्या, 
बापू शिंद्याने तर मेवाडप्रांत अगदींच उजाड पाडण्याचा यत्न चालविला होता. 
त्याने मेवाड'चे सरदार, व्यापारी आणि शेतकरी या सवास केद करून अजमिरास 
नेऊन ठेविलें. आणि त्यांनीं चांगली खंडणी दिली नाहीं तर त्यांस सोडावयाचें नाहीं 
असें त्यानें ठरविलें, तेव्हां कित्येक खंडणी देण्यास न मिळाल्यामुळे ब त्यांचा त्या 
कैदेंत अतिशय छळ व उपासमार झाल्यामुळें कैदेंतच मेळे. आणि कित्येक तर, सन 
१८१७ सालीं राजस्थानच्या एकंदर संस्थांनेकांशीं इंग्रजांचा तह॒ होईपर्यंत तसेच 
कैदेंत होते. इंग्रजांशीं तह झाल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. एके काली राजस्थानानें 























१. बापू शिंद्याला इंम्रजांशीं तह वगेरे झाल्यानंतर अजमिराहून हुसकून दिलें. तेव्हां तो, उ- 
त्तरेकडे कोठें तरी जाऊन राहण्यासाठी, मेवाडांतून चालला असतां, तिकडील लोकांनीं, यानें 
यांना पूर्वी ठुटळें होतें झणून, गोळी घालून ठार मारठें, टॉंड्‌ हणतो, “असें जरी झालें तरी, मी 
उदेपूरच्या दरबारांत असतांना तेथें कोणी येऊन राण्याला मुजरा करून कळविलें कीं, महाराज, 
बापू शिंदा पुनः उदेपूरच्या बारीवर आठा आहे. तेव्हां ती बातमी दरबारानें ऐकिल्याबरोबर 
सर्वाना मोठी धास्ती पडली. परंतु मळा बाप शिंद्याच्या वधाची बातमी माहीत असल्यामळे मी 
 राण्याठफ़्रँकळविठें की, आतां पुनः बापू शिंद्यांचे खारीची आपण भीति वाळगं नये, असाच. या 
हेराचे सांगण्याचा अर्थे आहे, हें ऐकन तो हेर द्वांसला व सवे दरबाराला आनंद झाला |? 


शी 


( ४०९ / 


कोणत्या प्रकारचें खातंत्र्य व वैभव आंचें सुख भोगिलेंः आणि त्याचे त्याच्या खातं- 
व्य्‌वेभवसुखाची आतां काय दशा झाली; हें ह्या भागावरून चांगलें लक्षांत येण्या- 
सारखे आहे. मेवाडदेदा अगदीं हतवीर्य आणि अशक्त होऊन सर्वोशीं दुसऱ्याच्या 
आश्रयावर अवलंबून राहिला; असा विलक्षण प्रकारचा काल प्रास झाला ! 


भाग सोळावा. 


लुटारू लोकांचा आणि पेंढाऱ्यांचा बंदोबस्त आणि मुल- 
खाची आबादानी. 
ठटारू लोकांचा आणि पेंढाऱ्यांचा बंदोबस्त हंम्जञांचा रजपूत संस्थानांज्ी स्ेह.--मेवाडास इं 
म्रजी वकिळाची योजना,--तो उदेपुरास दाखल होतो.--याचें सखागत.---उदेप्र दरबाराचे 
वणन, --राज्यस्थितीच्या संबंधानें मेवाडप्रदेशञाचें वर्णन,---राणा,--_याचें स्भावव्णन,-- 
याचें मंत्रीमंडळ,--यांचे बेत,--परागंदा झालेल्या ळोकांस प्रत आणणें.-टड्यापाऱ्यांना बो 
ळावन आणणें.--भीलवाड्याची स्थापना,--सरदारांची सभा.---करारनाम्याची मंजुरी,--ज- 
मिनी व मुळख परत भिळणें.---अर्झासंस्थानिकांच्या गोष्टी.--बेदनर, भदेशवर आणि अमा-* 
इत.-टमेवाडांतीठ जमीदारीचा प्रकार,--गांवखात्यांचे नियम.--मेबाडचा बापोता (मिरास- 
दारी)--भोम्ये किंवा स्वतंत्र सरदार, लांच्याक्टीं असठेळे करारमदार आणि सांचे हक.-- 
फरमान्यांची दरबारी नोंद.---मेवाडावरील स्वामिखाच्या संबंधानें पूर्वापासून चाळत आलेल्या 
देतकथा,--पाटीठ, याचें मूळ आणि याचें कतेन्य, --जञमीनबाबीचे ठराव,---उपसंहार, 
उदेपूरच्या राण्यांचे वंशाचा एकंदर इतिहास, इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकापा- 
सून तों एकोणिसाव्या शतकापयंत, यथाक्रमानें, येथपयंत लिहीत आणिला; व त्या- 
मध्ये एकंदर ज्या कांहीं फेरफारांच्या आणि वृद्धिक्षयादिकांच्या गोष्टी घडल्या, त्या 
सर्व खुलासेवार टिपण्यांत आल्या. मेवाडावर पाथियन, भील, तार्तार, आणि सध्यां 
मराठे यांच्या एकामागून एक कसकशा साऱ्या झाल्या, आणि शोबटीं तो सर्व प्रांत 
इम्रजांच्या अमळाखालीं कसा मांडलिक झाला, हें सर्व कळविण्यांत आलें, नुकत्याच 
संपलेल्या पंधराव्या भागांत तर राजस्थानाच्या शोचनीय स्थितीची कमाल झाली; व 
सर्व देशाची एकंदर वाताहत होऊन, शूर रजपूत लोक अगदीं हतवीर्य झाले. सर्व 
प्रकारच्या खलबली व घालमेली होऊन, अखेरोस विश्रांतिशतकाचा उदय झाला. 
इतिहासामध्ये येवढ्या नांवालोकिकास चढलेल्या राजस्थानांत शेवटीं लुटाठुटीचा 
इतका भयंकर प्रकार माजला कीं, तें सर्व राष्ट्र अगदीं दारिद्य्र आणि अक्शक्त 
होऊन इ० स० १८१७ सालीं, इवल्याशा मोहिमेने तें एकदम इंग्रजांचे पूणे अम- 
लाखालीं आलें, तेव्हां कालाचा प्रभाव कांहीं विलक्षण आहे ! राजस्थानावरू आपला 
कांहीं पगडा बसाबा हणून इ० स० १८०३ साठीं इंग्रजांचा विरोष प्रयद्ष चालला 


( ४१० ) 


होता, परंतु त्या वेळीं त्यांस बिलकुल यश मिळालें नाहीं. यावरून राज्यक्तांतीची 
बेळ केव्हां आणि कशी येईल हें कांहीं सांगवत नाहीं, ही शेवटची मंद आणि सुस्त 
पणानें चाळलेली कारकीर्द इंग्रजांच्या चांगळी पथ्यावर पडली, त्यांचा पूर्वदिशेकडे 
मजबूत पायावर अंमल बसला, आगि तेणेंकरून रजपुतांच्या अवशिष्ट ऐश्वर्याचा 
आणखी सत्यानाश होण्याचें बंद होऊन, त्यांना चांगली विश्रांति मिळाली व हा 
त्यांस मोठा फायदा झाला, 

राजस्थानांत मराठ्यांनी जो एकसारखा अविश्रांत लटालटीचा बंडावा माजविला 
होता, त्यापासून एकदांची सुटका करून घेण्याचें सर्वच रजपूत संस्थानिकांचे मनांत 
होतें; व त्या संबंधानें सर्वोरचें ऐक्य होण्यांतच विदरोष नफा होता, इंग्रजी बकिलांनीं 
ही संधि बघून सर्व रजपूत संस्थानिकांस व राजांस ह्या ठटाल्टीच्या त्रासापासून मुक्त 
होण्याचा विचार करण्यासाठीं एकत्र जमण्याविषर्या आमंत्रण केलें. त्या आमंत्रणाब- 
रोबर, जयपूरच्या राजाशिवाय सर्व राजे व संस्थानिक इंग्रजी वकिलाचें तें आमंत्रण 
मान्य करून, त्याप्रमाणें एकत्र जमण्याचें ठरलें. व त्यांनीं आपआपल्या वतीचे व- 
कील दिल्ली येथें पाठविले. ही मोठी थोरली सभा दिल्ली तेथें भरविण्याचे ठरलें 
होते, सभा भरल्यावर तेथें तहाचा मसुदा वाचून दाखविण्यांत आला. व तो स- 
बौना पसंत पडला. त्या तेहनाम्यांत सर्व संस्थानिकांचे अंतःसातंत्र्य कायम राखून, 


१. तहनामा---नामदार इंग्रजी इंस्ट इंडिया कंपनी आणि महाराणा भीमसिंग, उदेपूरचा 
राणा, यांचेमुध्ये, तहनामा झाला, तो नामदार कंपनी सरकारचे हिंदुस्थानांतील प्रतिनिधि व गव्ह- 
नर जनरल मार्कास्‌ ऑफ्‌ हेस्टिंग्ज यांचे मार्फत इंग्रजी वकीळ मि० चालस थिऑफिलस मेट- 
कॉफू आणि महाराण्याचे तर्फ याचा मुखयार ठाकर अजितसिंग ह्या दोघांच्या सह्यांनिशी हो- 
उन, महाराण्याकडून सव प्रकारचे अधिकार इंग्रजांस देण्यांत आळे, तो तहनामा पुढें लिहिल्या 
प्रमाणें कळमवांर आहे: --- 

£€ १.-इंप्रज आणि राणाजी यांचेमध्यें मैत्री, सख्य आणि ऐक्य हीं पिढीदरपिढी चालतील; 
“व एकाचे जे मित्र किंवा शत्र ते दुसऱ्याचे मित्र किंवा शत्रु असें परस्परांनीं समजावें, 

“ २,.-इंप्रज सरकार राण्याचें सव राज्य कायम राखीठ व त्यास उपद्रव पोहोंचूं देणार नाहीं. 

“« ३,-उदेप्रच्या महाराणाजींनीं इंग्रज सरकारचें अंकित असें नेहमीं राहून यास आपटेपेक्षा 
“वरिष्ठ समजावे. याचप्रमाणें, इतर सरदार किंवा संस्थानिक यांशी महाराणाजींनीं कोण्याही 
“प्रकारचा संबंध ठेवूं नये, 

“« द.-इंम्रज सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि मंजरीश्षिवाय महाराणाजींनीं कोण्याही स 
“*रदाराक्ली किंवा संस्थानिकाजीं तह वगैरे बोलणें आणि राजकीय दळणवळण ठेव नये, साधारण 
“नेहमीची स्त्रेहकुशलतेचीं पत्नें वगैरे लिहिण्यास मात्र हरकत नाहीं 

७-महाराणाजींनीं कोणयाही राजावर स्वारी करूं नये, कांहीं तक्रार उभी राहिली तर 
“याचा विचारे व निकाठ इंग्रज सरकाराकडन होईल, 


(४११) 


त्यांचें बाह्योपाधींपासून व परचक्रादिकांपासून इंग्रजांनीं रक्षण करावे; आणि, हग, 
जांच्या ह्या मित्रत्वाचे कामासाठीं सर्व रजपूत राजांनीं व संस्थानिकांनी इंग्रजांना आ- 
पल्याकडन थोडा थोडा पैसा द्यावा व त्यांच्याकडे आपल्यापेक्षा भेष्टल राखावे इतकें 
झालें. हा तहनामा होऊन सर्व रजपूत संस्थानें एकदिलाचीं ब बिचाराचीं झाल्या- 
मुळें, पुढें थोडेच आठवड्यांनी सर्व राजस्थात्त जणूं काय एकछत्री राज्य बनलें, 
आणि असें तें एकछत्री राज्य केवळ इंग्रजांचे अंकित झाल्यामुळें, हिंदुस्थानांत इंग्र- 
जांच्या अमलाचा पाया विशोष मजबूत झाल्यासारखा झाला, इंग्रजांनींही, ज्या अर्थी 
आपल्यावर ह्या लोकांनीं विश्वास ठेविला त्या अर्थी त्यांचा आपल्यावर गेरभरंवसा न 
होतां, त्यांची भरमराट होऊन त्यांना सोख्य मिळावे, याकडे विशेष लक्ष देऊन, 


५४५५५ "४५ 0४४0४00४५0 कत “0. "70 ५॥४/४४/४५ “४५ “४५ 








*१" ४४" "७000000070 


“* ६.-पांच वर्षेपर्यंत उदेप्रच्या वत्तुलाची चौथाई इंग्रज सरकारास खंडणी झणून द्यावी, आणि 
“य़ा मुदतीनंतर तीन-अष्टमाज्ञ हिस्सा उदेप्रच्या वसुठांतून महाराणाजींनी नेहमीं इंग्रज सरका- 
“रास दिला पाहिजे. महाराणाजींवर दुसऱ्या कोणाही सरकारची खंडणी वगेरे असावयाची नाहीं. 
“आणि असेल तर याबद्दलचा ज्ञाव इंग्रज सरकार देईल. 

“ 3.-उदेपूरच्या अमलाखालीठ मुलूख किथेक लोकांनी गैरवाजवी रीतीनें आणि अभ्यायानें 
“तघेतळा आहे तो परत मिळवून द्यावा, असें महाराणाजीचें ह्मणणें आहे, परंतु महाराणाजींच्या ह्य- 
““गण्याप्रमाणें खरी माहिती इंग्रज सरकारास तूते नाही, हाणून याबद्दलचे आतांच क्‍चन देतां येत 
“नाहीं, तरी, राण्याचें जिकडन हित होई तिकडून पाहणे, हें आपले कतेब्य आहे, असें इंग्रज्ञ 
“सरकार समजतें. आणि ह्यासाठी, बहाराणाजीच्या ह्मणण्याप्रमाणें प्रथेक गोष्टीच्या संबंधानें योग्य 
“ोतीचा तपास करून, ड्या गोष्टी घडून आणण्यासारख्या असतील, या घडन आणण्यास हयगय 
“होणार नाहीं. महाराणाजीना यांचा बो औ मुळख इंमज सरकारचे मदतीनें परत मिळवून दे- 
“ण्यांत येईल या ला मुलखांतूनही महाराणाजीनी तीन-अष्टमांश्ञ हिस्सा इंग्रज सरकारास नेहमी 
““दिला पाहिजे, | * 

“ ८.-डदेपूरच्या फोओेतीळ ठोक, इंम्रज सरकारास जेव्हां जेव्हां ठागतीळ तेव्हां तेव्हा 
““महाराणाजीच्या सोयीप्रमाणे देण्यात आले पाहिजेत. 

“« ९.-च्डदेपूरच्या राज्यांत महाराणाजीचाच हुकूम आणि अखयार पूर्णपणें चाळेळ, इंग्रज 
“सरकाराकडन अंमलबजावणी आणि मुखयारी चालविण्यांत येणार नाहीं, आणि, 

“६ ६०.-हा दहा कलमांचा तहनामा दिल्ली मुक्रामी कायम झाला, ह्या तहनाम्यावर इंग्रज सरका- 
“रच्या तफे मि चालेस्‌ थिऑफिल्स्‌ मेटकॉफ्‌ आणि महाराणाजींच्या तर्फे ठाकूर अजितसिंग बद्दादूर 
““यांचे अनुक्रमें सह्या व क्िक्के झाले आहेत. ह्याबद्दलची मंज्ञरी नेकनामदार गव्हनेर जनरल आणि 
“महाराणा भीमसिंगज्ञी यांजकडून अनुक्रमें मिळाली झणजे एक महिन्याचे आंत हे तहनामे पर 
“स्परांचे स्वाधीन करावे, मुक्काम दिळी, ता० १३ माहे जानेवारी ३० स०« १८१८,” 


“५(यृही) सी. टी. मेटका भक. 
“ (सही) ठाकूर अजितर्सिग,' 


( ४२२ ) 


त्यांनीं आपला प्रामाणिकपणा व आपल्यावरील च्या लोकांचा विश्वास कायम ठेविला 
आणि, त्यामुळें, इंग्रजी अमलावर राजस्थानाचे बाजूकडून कोणा परकीयांची स्वारी 
होण्याची मुळींच भीति राहिली नाहीं. असा इंग्रजांचा अंमल नि्भेद्य ब॑ कायम 
झाला, असें ह्मणण्यास हरकत नाही. 

हिंदुस्थानच्या इतिहासांत, या वेळीं; राजांस किंवा संस्थानिकांस क्षणभंगुरता ये- 
ऊन, कोणा तरी बलवानांचें आपल्यास साह्य असल्याशिवाय आपला निभाव लागा- 
बयाचा नाहीं, अद्या स्थितीस पोंचळेला, असा एक उदेपूरचा राणाच काय तो 
होता. कारण, तो अगदींच दीन व दुर्बल झाला होता, त्याप्रमाणें ता १६ जाने- 
बारी सन १८१८ रोजीं तहनामा होऊन, त्यावर राणा व इंग्रज यांच्या सह्या 
झाल्या] आणि त्यापुढच्या फेब्रुवारी महिन्यांत इंग्रजांचा वेकील राण्यांचे दरबारांत 
दाखल होऊन, तो नवीन तेहाम्रमाणें राण्याला कमीजास्त काय हवें नको तें बघा- 
वयास.व राण्याचे संबंधाची सर्व व्यवस्था करावयास लागला, शिंदा हा राण्याचा 
जो मुळूख दाबून बसला होत व अन्यायाने त्याचा वसूल घेत होता, तो सर्व मुलूख 
त्यांचेपासून ह्या इंग्रजी वकिलाने राण्याचा राण्यास परत दिला, त्याचप्रमाणें, रा- 
ण्याचे जे सरदार वगेरे शिरजोर होऊन केवळ सतंत्रतेनें वागण्यास सवकले होते, 
त्यांना राण्याच ताब्यांत व आज्ञेंत वागतील असें केलें, रायपूर, राजनगर वगेरे 
किले राण्यांचे राण्यांस परत मिळवून दिठे, आणि कुमळमेर किल्ल्यावर असलेल्या 
रक्षकांच्या मागील कित्येक दिवसांच्या पगाराच्या बाया थकल्या होत्या, त्या सर्व चु- 
कत्या करून, तो किल्ला खुद्द इंग्रजांकडेच ठेवण्यांत आला. आणि, तेव्हांपासून तो 
किल्ला जो त्यांचे ताब्यांत आहे तो अजून तसाच त्यांजकडे आहे. 

ह्या वेळचें मेवाडच्या स्थितीचे वर्णन कर्नल टॉड हा पुढें लिहिल्याप्रमाणे लि- 
हितो. तो ह्मणतो;-- 


अणी न“ “ टाटा णी शणिणाणा  श१ॉरेरिशिशणाणा 0 णी पणी ऐीशीणी शिणाणणा एणीणीशा 








-*----५॥४४४४/४४४५५॥ ४५८५-५०-५८ ०५५५५८५५५५. 





क 


१, राण्याचा जो इंग्रजांशी तह झाला या वेळी यांचा सेनापति मेञजर-जनरल सर आर्‌. डॉकिन्‌ 
हा होता. 

२. उदेप्रच्या दरबारांत इंग्रज्ञांचा जो वकील पहिल्यानेंच नेमण्यांत आला तो या इतिहासाचा 
मुळचा ठेखक कनेळ टॉड हा होता. लाला या वेळचा गव्हनेर जनरल मार्किस्‌ ओकू हेर्टिग्न्‌ 
यानें “पश्चिम रजपूतसंस्थानांवरीळ राजकीय, मुखार” या हुद्दयाबर नेमिले. कनेल टॉड॒ याज- 
कडे पहिल्यानें उत्तरभागच्या इंग्रजी लष्कराचा ताबा होता. व लाने सन १८१७-१८ सालीं 
आपल्या लष्कराच्या निरनिराळ्या अनेक भागावर सव प्रकारची देखरेख ठेविली, याच वेळीं 
यानें होळकर ब बुंदी आणि कोटा येथीळ राजे यांशी दळणवळण ठेवून कोल्याच्या राबाश्रीं 
तह्द्दी केली. ७ 


( ४१३ ) 


“यमी जहाजपूर येथून आरवली डोंगरावर पत्चिमेकडे' ७० कोसांवर असलेल्या कुः- 
“<मळमेर किछ्यावर येण्यास निघांलों. इतक्या प्रदेशांत मला दोनच काय-तीं शहरें 
“आढळली की, तीं, राणा हा आपला राजा आहे असें मानीत होतीं. पण तीं शहरें 
“दरी काय अगदींच उद्दस्त झालेलीं होतीं. त्यांतील पूर्वीची दाट वस्ती उठून जाऊन 
“पातळ झाली होती. मी हा ७० कोसांचा प्रदेश चालून गेलों परंतु चोहोंकडे मला 
“(उद्गसताच दिसली. मनुष्यांच्या पायवाटाही अगदीं बुजून जाऊन,.तिकडून कधीं मनुष्ये 
“बागल्याचीं चिन्हें देखील दिसतनाशीं झालीं होतीं. चोहोकडे बाभळींसारखे वनदृक्ष 
“आणि जाड जाड बोरूंचीं बेटें वाढलेलीं दिसत होतीं; व यांच्यामध्यें रानडुकरें व भयं- 
“कर वाघ यांची वस्ती झाली होती. मोठमोठ्या रहदारीच्या रस्त्यांची ही दश्या ! पूर्वी 
“जो जो प्रदेश अतिशय भरभराटींत होता लाची त्याची ही अशी अवस्था झालो होती 
“आणि ल्या ला प्रदेशाच्या ह्या विपरीत काळाचें चित्र प्रथक्ष डोळ्यांपुढे उभे.राहत 
“असे ! राजपुतान्यांत भिलवाडा ह्या नांवाचें एक मोठें व्यापारी शहर होतें. हें शहर 
“मीं १२ वषोपूर्वा बघितले होतें. ३० स० १८०६ च्या मे महिन्यांत मी एकदां ह्या 
“भमिलवाडा शहरांत गेलों होतों. ल्या वेळीं तेथें सहाहजार कुटुंबे आपल्या परिवांरासह 
“रहात असत; व तुलनेनं पाहिलें असतां इतर शहरांपेक्षा तें त्या वेळीं बऱ्याच भरभ- 
“राटींत होतें हटले तरी चालेल. परंतु ह्या वेळीं, (इ० स० १८१८ च्या फेब्रुवारी 
“महिन्यांत), तेथें पूवीच्या वस्तीचा मागमूसही दिसला नाहीं! ह्या भिलवाड्यामध्यें 
“शिरून मी त्याच्या पूर्वीच्या नगरवीथींतून जाऊं लागलों. तों सर्वत्र शुक आणि स्तब्ध 
£दिसळें ! एकही जिवंत प्राणी त्या शहरच्या राजमागोमध्यें मला आढळला नाहीं. एक 
“कुत्रा मात्र तेथें एका देवळांत एकटाच राहत असे. तो, हे आह्यी त्याचे अपरिचित 
“लोक बघून, भीतीनें लागलाच तेथून पळून गेला. ही सर्व स्थिति पाहून मला तर स- 
“खेदाश्वये वाटलें. माझे बरोबर असलेल्या एका लष्करी शिपायानें त्या देवळांतल्या 
“आदिनाथ नामक उघड्यानागड्या पडलेल्या देवास आपल्या अंगावरील एक तांबडे 
“फडके देऊन लाचें शरीर आच्छादिळें !” 

इंग्रजांचा हा मुख्य वकील उदेपुराजवळ आल्याचे कळल्याबरोबर राण्याने त्याचें 
स्वागत करण्यासाठीं आपल्या दरबारचे लोक त्याचेकडे पाठविले, ते लोक, उदेपु- 
राबाहेर नाथद्वारा येथें इंग्रजांचा गोट होता, त्या गोटांत येऊन वकिलास मेटले. 
नंतर इंग्रजी वकीलही त्या दरबारी लोकांकडे परत भेटीस गेला. तों त्या वेळीं त्यांनीं 
राण्याकडून आणलेलें कुमळमेर किल्याचे बक्षिसपत्र त्या वकिलाचे खाधीन केलें, 

तेव्हां अर्थात्‌ त्या वकिलास मोठा संतोष झाला. नंतर सर्व मंडळी उदेपुरांत दाखल 
झाली, तेथें राण्यानें आपला पुत्र युवराज जवानसिंग यास त्याच्या राजकीय ऐष- 
आरामासह ह्या इंग्रजी वकिलास सामोरें पाठविलें होतें; त्याणें, रीतीप्रमाणे मोड्या 
अगत्याने ह्या वकिळास आपल्या राजधानीमध्यें नेऊन राण्यास भेटविलें. ह्या मे- 
टीच्या थाटाचें बर्णन कनेल टॉड यानें फारच नामी*केलें आहे. तो झणतो.- 


«तयार केठो होती. तेथें पहिल्यानें राजपुत्र युवराज जवानसिंग हा मला बय भे- 


क. 






'राण्याची ध आमची भेट--उदपूर नगरांत राजवाड्यापासून एंक कोसावर 
“एक जाया तयार केली होती. तेथें सत्रंज्या व गालीचे पसरून उत्तम प्रका 


“टला. ह्या राजपुत्राच्या प्रथम दददीनाबरोबरच त्याचे सर्व चांगळे गुण मला दिसले. 
“त्याचा तो राजबिंडा चेहरा, त्याची ती दरबारी थाटाची बोलण्याचालण्याची सति. 

आणि तो त्याचा रांजकुळास शोभविभारा ऐटदारपणा;-तरी त्याची ती विनयसंप- 
«न्रता-हीं बघून, हा मोठ्या कीतिंमान्‌ वंशामध्यें जन्मळेला आहे असें त्याजकडे पाह-_ 
“णाराच्या. मनांत ताबडतोब आल्यावांचून रहात . नसे. ह्या राजपुत्रास *मीं पूर्वी ए- 
“'कदां, जेव्हां तो अगदींच लहान होता तेव्हां, बघितळें होतें. परंतु त्या वेळीं हा 
“युवराज इतक्या गरीबीनें कधीं तरी मला भेटेल अशी मला कल्पनांही नव्हती. परंतु ' 
“तो काळ फिरून, हल्लीं, ल्या महाप्रतापशाली प्रतापसिंगांचा वंशज पुरुष अशा. सलगीनें 
“माझें खाग्त करण्यास पुढें आला; हें पाहून मला जें काय वाटलें तें सांगतां येत 
“नाहीं. काळगति विचित्र आहे, या युवराजाचा चेहरा लाच्या इतिहासप्रसिद्ध पराक्रम- 
“शाली राजकुळास शोभणारा असाच होता शी 


“आह्मां सूयेदरवाजानें उदेपूर शहरांत प्रवेश केला. आमच्या ग्रमनमार्गाचे दोहो 
“बाजूस झाडें लागळेलीं होतीं. तथापि, तो मार्ग एका ओसाड व पडित झालेल्या शह- 
“रांतून जात आहे असें आह्यास वाटल्याशिवाय राहिलें नाहीं. येथेंच प्रसिद्ध रामण्या- 
“रोीचा महाल होता. हा महाल राजपुतान्यांतल्या इतर राजमहालांप्रमाणेंच चतुष्कोणी 
“ब अनेक मजल्यांचा होता. त्या महालाची शोभा फारच चांगली आणि वर्णनीय होती. 
“-चोहोंकडे. जाळीदार काम व निरनिराळ्या दालनांत समोरासमोर सोयीवार खोल्या 
“केलेल्या, आणि मध्यें एक प्रशस्त व उघड्या हवेचा दिवाणखाना, अश्या तर्‍हेच्या ह्या 
“बाड्यांत आमच्या खागताची सर्व तयारी केली होती. हाच वाडा पुढें उदेपुरांत इं- 
“ग्रज सरकारचे रेसिडेंटाच्या वसाहतीची जागा झाला, तेथेंच एका बाजूस आमच्या 
“मेजवानीची सिद्धता ठेविली होती. त्या मेजवानीचा थाट तरी काय विचारावैयाचा 
“होता £ निरनिराळ्या प्रकारचीं शंभर गोड व मिष्ट पक्वान्ने आमच्याकरितां तयार « 
“केलीं होती. त्याचप्रमाणे, ताजी व सुकळेली फळफळावळ वगेरे पुष्कळच होती. तेथेंच 
“एक हजार रुपयांची थेली आणून ठेविली होती. हे रुपये, राण्याच्या खानगी नौकरांस 
“त्या वेळच्या आनंदप्रदर्शनार्थ वांटावयाचे होते. कारण, ज्यांनीं इंग्रज केपनीचा वकील 
“आपल्या राजधानींत येत आहे अशी संतोषकारक बातमी सांगितली होती, त्यांस 
“अशा प्रकारचीं बक्षिस देणें हें रजपूत राजांच्या शिरस्त्याप्रमाणें योग्यच होतें. राणे 
“साहेबांची भेट दुसरे दिवशीं होण्याचें ठरलें 


“परंतु, दुपारीं चार वाजल्यावर राण्याचा मुख्य दिवाण व चोंडावतांचा मुखल्यार 


_ “असे चोबदार, भालदार व इतर मरातब यांसुद्धां आह्यांकडे येऊन, त्यांनीं आह्यांला 








_ १. ही राभप्यारी कोण वगेरे खुलासा भागे एष्ट ३४४ येथें पहा,  . * 


2 जडो ५१ ४:2 (५-./-१*८* 24 | 
र र (: ५२७ 
अ. १ & 2) क ४ 1 र क्रं ५४५४५४. तश 9.४) श ५४% 
हे. 2704 ४ ५ शक 0 ती, करा १. । 

> र ४११” | करत ६ रड कू षद भे “> >> २9२८४०७८०३ ग्क 


मंगळवार वाजविण्यासाठीं वाजंत्र्यांचे तायफे उभे केळे होते, लट 
शब्द कानाला नादावून टाकीत होता ब ते आपल्या वाद्यांमध्यें 
नाड आलाप घेत होते. आणि, त्याचप्रमाणे, हेळकरणी स्त्रिया डो 
त निहाळ कलह घेऊन आमचें खागत करण्यास मधून मधून उभ्या होत्या 
नीं सहेल्या ह्मणजे आनंदप्रदरीक मंगेलगीतें गात होत्या. रस्त्याने 
“टांची किंवा त्या सहेल्या हणत उभ्या असलेल्या स्त्रियांची गाणीं ऐकून 
 रुप्याचें लहान नाणें त्यां प्रत्येकीच्या कलशांत टाकावें व त्याचप्रमाणें 


गाणें ऐकिळें की, तें आपल्याला फार आवडलें व तें आनंदप्रद 
आहे असें दाखविण्यासाठीं, वर लिहिल्याप्रमाणे, आपल्या शक्षयनुसार 
“लोकांस कांहीं दिळेंच पाहिजे, अशी मेवाडप्रांत्तंतठी रीति आहे. मग ल्या 
र “आपली वाजवीपेक्षा फाजील स्तुति केली असली व ती आपल्याला आवडली 
_ “तरी लांच्या त्या गानवादनाप्रीलयर्थ * आपल्याला त्यांस कांहीं तरी दिलें 
“असो. चोहोंकडे अगदीं गर्दी होऊन राजमार्ग तमासगिरांनीं गच भरला 


“मचे लोक राजवाड्याजवळ गेल्यानंतर हत्तींवरून व घोड्यांवरून 


'गब्यांवर राण्याचे कर्मणुकीसाठीं कांहीं हत्ती व घोडे नेळे असून सळ | 
होते. अशा प्रकारच्या कर्मणुकीचा राण्याला फार नाद असे. 





““बळी 3 आहे. आणि ह्या कमानी, वर सांगितलेल्या डोंगराचे ओळीवरच्या 


_ “चढविल्या आहेत. ह्या वाड्याच्या ह्या पुढच्या कमानींच्या भिंतीची उंची समारे 
_ “हात आहे. त्या कमानींच्या खालची जागा अर्थात्‌ पोकळ असून, त्या जागेमध्यें र 2. 


. €तर कोणासच कधीं शंका येण्याचें कारण नव्हतें. ह्या गच्चीवर उभें राहिळें असतां उ. 


“पडतो. मात्र भोवतालच्या टेंकड्यांनीं आणि डोंगरांच्या रांगांनी उदेपूरच्या बाहेरची हळ.>: हेरचीं 
: “मोठमोठी मैदाने दिसत नाहींत. परंतु, त्या गच्चीवरून राजवाड्याच्या उंच बुरज' 

'“गेळें हणजे तोही देखावा दिसण्यास अडचण पडत नाहीं. तेथून उदेपूरचा विस्ट 
__ “तलाव, भोंवतालच्या डोंगरांची शिखरे आणि त्यांचे पठीकडचीं मेदानें हीं एकाच २ 
_ “पाटीवर आहेत अशीं दिसतात. अझ्म प्रकारें हा राजवाडा उःदेपूर शहराचें एक क्र मोठें 


9 आ “मंडळी - मा पोंचेपर्यंत दोहों बाजूंस सारख्या ओळींनीं रजपूत मंडळी सशस्त्र उभी न मोर 
“होती. वाड्याच्या आंतल्या बाजूस एक गणेशदरवाजा आहे. त्या दरवाजांवून गे सां 





आहेत ल्यांत सूर्याचें चित्र मुख्य जी, 
राणाजीचें सिंहासन मांडले होतें. 
ब्रारीक खांबांचा मंडप करून त्याजवर मखमाली 


“व्त्यांचे खालच्या बाजूस राजपुत्र उ'मराव व ज़वानसिंग हे बसले होते; 
दुसऱ्या प्रतीचे सरदार बसले होते. राण्याचे पुढच्या बाजूस 
व दिवाणी अधिकारी बसले होते. आणि शेवटीं राण्याचे' 















, रक्लखचित व जंवाहिराचे अलंकार, आणि एक मोल्यांची क एक 
र 'क्रिनखापी पोषाख अशीं दिलीं. द्याप्रमाणें देणगी झाल्यावर, विडे व अत्तरगुलाब 
“ऊन, त्या वकील मंडळीस राणाजीनें निरोप दिला. तेव्हां वकील मंडळीनें उठून मोठ्या 


__.**रदार लोक यांचे सहवर्तमान, इंग्रजी वकीलमंडळीच्या परतभेटीसाठीं लांच्या मुक्कामी 





_ “आला. राणाजींची खारी आपल्या पुत्रासह आल्याचें कळल्याबरोबर पुजंट आ- 
_ ““पल्या मकाणांतून बाहेर पडून पुष्कळ लांबपर्यंत राणाजींस व त्यांचे पुत्रास सामोरा 

_ “बोला. व तल्या राजकुलीनांस सन्मान देण्यासाठीं त्याने आपल्या फौजेकडून सलामी दे- 
. “/ब्बविली, राणाजींसाठीं त्या' वेळीं एजंटसाहेबानें मुद्वाम उच्चासन केलें होतें; त्या आ- 


* «सनावर त्याला आदरपूर्वक बसविलें. राणाजीनें प्रसन्नांतःकरणपूर्वक त्या सिंहासनावर 


_ «बसून फजंटाबरोबर अनेक गोष्टींविषयी संभाषण केलें. इंग्रजांच्या फौजेत किंवा त्यांच्या 
एकंदर स्थितिरीतींत राण्याला जो आपल्या देशांतल्यापेक्षांकमीजास्तपणा दिसला त्याबद्दळ 

.““्यानें पुजंटाला प्रश्न करून त्यांचा खुलासा करून घेतला. सुमारें अधा तास राणाजीची 
__ “खारी ह्याप्रमाणें बसून बोलणेंसवरणें, क्ाल्यावर एजंटानें राणाजीस एक हत्ती, दोन 


““घोडे, त्यांजवर अनेक प्रकारचे सोन्याचे, रुप्याचे आणि सोन्यारुप्याचा मुलामा केलेले 


_ €झदबीनें राणाजींस लवून सलाम केला, आणि आपल्या मुक्कामावर येण्यासाठी ते त्या 
_ “महाळांतून परतळे, ती मंडळी आपल्या मुक्कामावर जाऊन पोंचल्यावर, थोड्याच वे- 
_ “ळाने, राणाजी हा आपला दुसरा मुल्गा वरोबर घेऊन, आपला दिवाण व निवडक स- 


_ “दागिने व कलाबतूचा उत्तम कशिदा काढलेल्या मखमाली झुली अश्या सर्व यथास्थित 
_ “थाटाची नजर अर्पण केली. याशिवाय शाली, किनखाप, मलमल आणि अनेक प्रका- 
“रची रत्ने वगैरेंनी भरळेलीं २१ ताटे राणाजीस नजर केलीं. युवराज उमराव हा. 
_ “वया वेळीं आजारी असल्यामुळें आपल्या पित्याबरोबर ह्या दरबारास आला नव्हता; 
_ “तरी, फजंटानें त्याचेसाठीं एक घोडा, आणि वर लिहिल्याप्रमाणे अनेक मोलवान्‌ व- 
_ “क्नप्नावरणांचीं ११ ताटें असा नजराणा राणाजीपुढेंच ठेविला. आणि, राणाजीचा 
_ “दुसरा सुलगा व उमरावाचा भाऊ जवानसिंग हा तेथेंच हजर रणी म त्याला 


_ “शजंटानें एक घोडा व ९ ताटें असा नजराणा अपण केला. शिवाय, इतरं दिवाण, 





| पणय, २. ००० रपये खर्च आला. हा जो 
ल टीचा आणि नजरनजराण्याचा राणाजी व इंग्रजांचा एजंट हक चे 


व सरदार वगेरेंसही यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें नजराणे देण्यांत. आठे, 


५७५२४५० ४४ 


कोणी तरी आपल्याला वाली असावा, असें यांस बाटत होतें. सर्वच लोक 
आणि डघडे पडल्यासांरखे झाले होते. एक काळीं जो मेवाडप्रांत अतिज्ञय 
ज्ञेथें एक काळीं वीर्यक्षोय विद्युह्ठतेसतारखें चमकत होतें ब लाच्या 


आणि ड्याचा इतिहास जगाच्या इतिहासांत अद्वितीय भाग होऊन राहिळा 


राहिलें नाहीं, ञ्यांना रणदुंदुभीचा नाद-हाणजे हृ्षोतिश्याळा कारण व्हावा व 
ध्वनि असें ज्यांनीं समजावे; तरवार, भाला, बर्ची, ढाळ आणि घोडा हेंच 


झॅ्> 
(८५७, 





राज्यांतही सरदार असूल त्यांना नेमणुका दिलेल्या असत; र 
त्यांनीं आपलें लष्कर व शिबंदी तयार व जय्यत ठेविली 

होता. त्या योगानें प्रत्यक्ष राजाळा आपल्या फौजफांट्याची 

नको असे. आणि, असे आपआपल्या बंदोबस्तांत असलेले 


बेताबातानें आणि व्यवस्थेने राहतां येऊन, उलट, त्या देशाला दुसरे 
| वचक आणि आपली इभ्रत राखण्याचें पूर्ण सामथ्ये होतें. 





ब भेदाभेद मुळींच ठेविला नाहीं. बाटेल तेथें 

त त्यांना शंका ह्मणून कशी ती उरलीच नाहीं. 
'ठाकुरांवर, आणि ठाकुरांनीं मुख्य राण्यावर, ह्याप्रमाणें 
बर आणि आपल्यापेक्षा कमजोर व अशक्त बब्चितला कीं 
सपाटा चालविला होता. ह्या धिंगामस्तींत उच्चनीच, 
मुळींच राहिला नाहीं. ज्याचे मणगटांत जोर व ज्याला 








हेच. एकेकाच्या पोटांत अनेक पोटें, किंवा वारसदार ब हकदार उत्पन्न 
जे र , इनामदारांच्या, मोकासंदारांच्या, सरदारांच्या आणि ठाकुरांच्या 
पोटांत अनेक जहागीरदार, इनामदार, मोकासदार, सरदार व ठाकूर आणि आ- 
त्यांचे पोटांत अनेक पोटजहागीरदार, पोटइनामदार, पोटमोकासदार, पोटसरदार 
_ व उपठाकूर व उपसंस्थानिक असे झाले. - शेजाऱ्यांचा शेजाऱ्यांना विश्वास नाहींसा 
__ झाला, मोठमोठ्या किल्ल्यांवर हले होऊन ते धूळधाणीला मिळविले गेले; व त्यां-्‌ 
_ तील लोकांस कापून टाकलें. कछिवगड व लाव्हा ह्या किल्लयांचीही अश्यीच स्थिति 
झाली; व त्यांतील सर्व पाहरेकरी व संरक्षक कापले गेले, देशाच्या सपाटीवर आणि 


:_ मैदानांत राहणाऱ्यांनींच जेव्हां ह्याप्रमाणें पुंडाबीं मांडली, तेव्हां मेर व भील वगैरे 
“डोंगरी व रानटी लोकही खालीं उतरून किंबा शेजारच्या मुलखांत दिरून, त्यांनींही 
साधेल तितका आपला कावा साधून घेतला. हणजे, त्यांनीं वाटा मारण्याचा धंदा 
चालविला, प्रवासी, व्यापारी, वगैरे जे कोणी रस्त्याने जातील त्यांस लुटावें किंवा 


त्यांस भुलवून, थापा देऊन, अथवा अनेक कारणांनीं आपल्या वस्तीकडे नेऊन त्यांस . 
अडकवून टाकावयाचे; आणि त्यांजकड्लून पुष्कळ पैसी घेऊन नंतर त्यांस सोडून द्या-. 
बयाचें; असा त्यांनीं क्रम चालविला. वाटेनें लमाचें वऱ्हाड चाललें, अथवा. यातिक 
किंवा फिरस्ते वगैरे कोणी चालले तरी ते, या रानटी लोकांचे पाद्यांत सांपडून मुंडले 

व लुबाडले गेल्याशिवाय कधींच सुरक्षित पार पडल्याची वार्ता ऐकूं येईनाशी झाली 
रजपूत लोकांची पहिली नीति व त्यांचा पहिला बाणा आतां नष्टप्राय होऊन, उलट, 

ते लोक, वरील लुटारू भील वगेरे लोकांस मिळून, त्यांच्या ल॒टींत आपण भागीदार 
होऊं लागले, यामुळें तर त्या अडाणी लोकांस कोणाचाच धाक व जरब राहिली 
नाहीं. आणि ह्या योगानें मेवाडदेशांतळा व्यापार व दळणवळण एकंदर बंद पड- 
ल्यासारखें झालें, ह्यांत आश्चर्य नाहींच. असें जरी होतें तरी, त्या देशांतल्या ह्या 
__ अव्यवस्थेनें त्याचे बाहेरच्या प्रदेशांत त्याचा फारसा कांहीं उपद्रव अनुभवास ओढा. न 
-_ नाहीं, मेवाडाशिवाय बाहेरच्या प्रदेशांतून व्यापारटापार चालावयाचे ते अप्रतिबंध 










8 


उदेपूरशहरांत असतील नसतील. बाकीचीं सर्व घरें पडून 
आहिंत. त्यांचीं छपरें बगैरे लोकांनीं जळाऊ लांकडांच्या 
गी. सन १८१८ सालीं उदेपूरच्या ४० कोश लांबीच्या 
अवघें ४०,००० रुपयांचें उत्पन्न झालें ! आणि ह्या वर्षी, : 
च्या उत्पन्नाशीं तुलना करून बघतां, तिप्पट धान्य जास्त पिकलें होतें. 
तात; व रुपयास सात शेरप्रमाणें ह्या वर्षी धान्य विकलें' गेलें; हाणून 
उत्पन्न झालें होते. कोटारियोच्या ठाकुराचें घराणें ष्य 
राजनिष्ठेच्या संबंधानें मेवाडच्या इतिहासांत अतिप्रसिद्ध आहे. त्याच्या 
सालाचें उत्पन्न ५०,००० रूपयांचे होतें. परंतु ह्या वेळीं त्याच्या 


तर, त्याला राण्याकडे भेटीला जावयाचें होतें तेव्हां, त्याला 
देखील नव्हता ! मोठ्या उत्पन्नान्नें संस्थान असून करायचे 
लागवड होऊन व जाण्यायेण्याचे रस्ते बाहते राहून, शेताभातांचे 
उत्पन्न होईल, तेव्हां ना संस्थानिकांस ब ठाकुरांस पैसा 
सर्व देश उद्दस्त व ओसाड पडला होता. तेव्हां उत्पन्न होतें क॑ 
स्थिति बघितली तर बघा आपल्याला काय समजतें तें. 





बघून, छटारू, दंगेखोर, अडाणी आणि भील वगैरे 
मोठा चमत्कार वाटून, ते त्यांचेविषयीं आदरप्रयुक्त 


ब अनुकरणीय टापटीप हीं पाहून त्या लोकांना तर असें वाटे 
घरूनच आलेले सर्वव्यवहारनीतिकुरलळ असे लोक 


५१६७१४ "त? 


वाटे कीं, इतकी अद्भुत शक्ति या लोकांमध्यें आडे; तेव्हां ते 


थरबावयाचा नाहीं ! आणि, इंग्रजांच्या अश्या दराऱ्यामुळें लोकांची 
त्यांचेविषयीं अधिकाधिक सभयादर होत चालली, त्यांचें नांव 
 मेवाडदेशांतल्या लटाठटी बंद झाल्या; आणि सातशे खेड्यांतले 





सालीं पेशव्यांचा अखेरचा पुरुष जो बा 
राज्य खालसा केल्यामुळें तो पुण्याहून 


च 


'विदोष >५८ 


ब कारण झाली. रजपुतांना हतवीर्य करण्याला 

ते त्यांस अजिंक्य वाटत होते. बीसहजार र 
यांपुढे उपाय चालला नाहीं, त्या मराठ्यांचे राभ्याची ज्या 
दिळी, त्या लोकांचा पराक्रम किती असावा ! असें 


साहजिकच होतें, त्यांच्या ह्या पूज्यबुद्धीनें त्यांचेवर असा * 
व इंग्रजांकडून दुसऱ्या ज्या अनेक शौर्यवीर्यांच्या, न्यायाच्य 
गोष्टी होत त्यांचे योगानें त्यांचे मनावर असा कांहीं ठसा 
 बठविण्यास व त्याचा त्यांजवरु सुपरिणाम होण्यास त्यांचेवर मो 
ना दुसऱ्या कांहीं शिक्षा लावूनही तें काम झालें नसतें 









ण्यांत येत नाही. सर्व जाबसाठी हिदोबी काम त्याचेच ताब्यांत असावयाचे 
त्यानेंच त्याबद्दळची सर्व व्यवस्था करावयाची. ह्या प्रधानानेंच आपल्या राज्यांत 
सुभेदार, मामलेदार, न्यायाधीश, जमातदार, नाकेदार, बसूलदार बगेरे मुख्य मुख्य 
अधिकारी नेमावे, प्रधानाचे हाताखालीं एकंदर १४ खातीं असावयाचीं. ह्या १४ 
| आयात एकंदर मुलकी, दिवाणी, फौजदारी व इतर कारखान्यांची वगैरे सर्व 


-____ दुसरा अधिकारी बक्षी किंबा सेनापति, हाही लष्करीखात्यांतील अधिकारी नेमा- 
_ वयाचा नाहींच, तो प्रधानासारखाच चांगळा माहितगार व वजनदार असा निवडून 
:_ काढावयाचा. याजकडे सर्व लष्करसंबंधीं व कांहीं मुलकींतलेही अधिकार असतात. 
लष्कराची सर्व प्रकारें व्यवस्था ठेवून, लष्करी लोकांचे पट ठेवणें, त्यांच्या नेमणुका 
करणें, त्यांचे शिघे, त्यांचे मुशाहिरे, त्यांच्या जनावरींच्या 'चंदीवैरणी, त्यांचीं हत्यारे- 
पात्यारें, दारूगोळा, पोषाख, इत्यादींची सर्व व्यवस्था ठेवण्यास व पाहण्यास निरनि- 
राळे अधिकारी नेमणें, वगैरे सर्व कामें ह्या सेनापतीकडे असावयाची, राजाचें निशाण 
__ नेहमीं याचेच ताब्यांत असावयाचे. सरहद्दीचें रक्षण, किले, कोट, वगेरेंचा बंदो- 
_ बस्त ह्या अधिकाऱ्याकडेच असावयीचा; आणि सर्व प्रकारचे परवाने वगैरे देण्याचें 
व जत्या काढण्याचें किंवा जसीचा माल ताब्यांत ठेवण्याचें हीं कामें ह्या 
नेमिलेळीं असतात, ह्या सेनापतीचे हाताखालीं आणखी चार 
तेः---१ ला, पत्रव्यवहार व खतेंपत्रे लिहिणारा; २ रा 


परवाने व ने, सनदा ब फरमान किंबा दानपत्रे लिहिणारा; आणि ४ था, बारनिर्श 


तिसरा १3 







ल 








७५५४५४४” 











ट्क 











१ 


9 2] 


« 
९"-.27९ १” 





न खात्यांतलीं तीं असतील त्या खात्याकडील मुख्यानें आपली सही 
, त्या यादीप्रमाणे किंवा पत्रकाप्रमाणें कोणतीही गोष्ट अमलांत 


न्याय, मुन्सफी, नोंदणी, टांकसाळ, खाजगी, शिलेखाना, 
. जामदारखाना, नगारखाना, मोदीखाना, भटारखाना, जनानखाना, 
_ पाकशाळा, गानशाळा इत्यादि भाग आहेत, 
राण्याच्या ह्या सर्व कारखान्यांवर अधिकारी नेमण्याची कधीं 
आहे असें कधींच झालें नाहीं व होण्य़ाचा संभवही नाहीं, प्रत्येक 
अधिकारी वंशपरंपरेचा असावयाचा; आणि ह्यामुळें कधींही कोणतीही 
नाहीं, ब त्या जागेकरितां उमेदवार हुडकण्याचें क 
वे अधिकार राखण्यामध्यें ही मोठी सोय आहे. परंतु, अशा अ 
कामांत जशी हुशारी, चोखपणा आणि इमान रहावा तसा 
अनुभव आहे. ह्या परंपरेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये | 





अनैक्य झालें होतें. आणि कलक रजपूत लोकांची 
योग्य कार्मे घडत नसल्यामुळें, 


सखभावगुण 


दे _ असावे तसे नसल्यामुळें जें पांधरूण पडायाचें तें पडण्यास मार्ग राहिला नाहीं 


८ भीमरसिंग > अश 


ह्यास आपले देशाचा पूवीपर इतिहास चांगळा अवगत होता; 


असावें तसें नव्हतें; व त्याच्या त्या कमीपणावर, राण्यांचे वः 


शहाणा आणि सर्वोना आवडता होता; परंतु त्याचे बुद्धींत असावा 
आणि गांभीर्य नव्हते. पोकळ डोळ किंवा भपका दाखविणें 


हे दुर्गुण त्याजमध्ये फार भरले होते. ब ह्या त्याच्या दुरगणांप्रमाणें आणि क- 
तो आपले हेतु पूर्ण करण्यास आपल्या अधिकाराचा आणि हुव 


“र 


तसा. उपयोग करून आपल्या लोकांस ज्यास्त ज्यास आवडता होण्याची 


न आणि इढनिश्वयी नसे. तो बहुशः आपल्या स्त्रियांच्या स्वाधीन फार असे. ह्या : 
मात्र लोकांना तो ज्यास ज्यास्त नावडता होत चालला होता. त्याळा कोणी 


रश 


घेत बसलेला पाहणें अगदीं आवडत नसे. तो कोठेंही गेळा तरी 


र 


| जी अगदीं खबदव करून द्यावी कीं, त्यावरून, त्याला ₹ 


»- 





णत्याही प्रकारचा वाद किंवा भांडण राहूं नये असें करावयाचें होतें 


इंग्रजांच्या वकिलाला पहिलें आणि मुख्य काम हें करावयाचें होतें कीं, 
सरदार, ठाकूर, वगैरेंवर असणार रै जें त्याचें राजकीय वजन आणि रू 
रून अगदीं नष्ट झालें असल्यामुळें, त्याचें पुनःसंस्थापन 'करावयाचें. 
र, सरदार, वगेरे लोक, आपल्यावर राण्याचा हुकूम आहे असें 


ऐकावयाचें ब त्याला आपला अभिप्राय द्यावयाचा, असें 
मान ठेवीत होते ब ते राण्याचे ताबेदार होते 





पुढें मी आपलें शिर नमवीम,? तो, भदेश्वर आणि देवगड ह्या | 

छ्यांबरील आपला हक्क सोडून व ते राण्याचे किले असें ह्मणून, खामीभक्तीला र 

अश्या लीनपणानें राण्याचे दरबारांत येऊन दाखल झाळा आणि थोड्याच 
थांत मेवाडचे एकंदर मांडलिक ठाकूर, संस्थानिक व सरदार 


| तेथून यावयाला ' पाहिजे होतें; व तसें करण्यास त्यांना अवकाश 


१ 


साहजिकच होतें. त्याचप्रमाणें, त्यांना जेथें जेथें आश्रय मिळाला होता 
त्यांना कदम त्या आश्रय देणारांशीं घडलेला प्रेमसंबंध तोडून पुनः 
धानीस परत यावयाचें ह्टलें झणजे जरा फुरसदीचीचे गोष्ट होती. तेव्हां, 
हीं उदेपूर्चे लोक परत येण्यास सहजच पुष्कळ अवधि लागला 
गत्यंतरच नव्हतें. ठाकूर, संस्थानिक, सरदार, 
यादी गेल्याबरोबर ते भराभर एकसमयावच्छेदेंकरून 












काळजी करूं नये व सर्व उदेपूरच्या प्रजाजनांनीं आंतां कोणत्याही प्रकारची 
किंवा चिंता मनांत न बाळगतां, आपल्या शहराचा व रांण्याचा अभिमान बाळगून 
पूर्ववत्‌ त्याचे अमलांत व त्याचे आश्रयाला येऊन रहावें; आणि येणेंकरून, आपला 
स्वाभाविक जो स्वदेशाभिमान तो लोंकांनीं प्रकट करण्याची सुसंधि गमावू नये; क. र 
प्रकारचीं त्या जाहिरनाम्यांत अनेक आश्वासने देऊन, जेणेंकरून त्यांची उदेपुरास परत 
येण्याची प्रव्रत्ति होईल असे लेख प्रसिद्ध केळे होते. याचप्रमाणें, परागंदा झालेल्या 
लोकांनीं परत उदेपुरास येऊन वसती केल्यास त्यांच्या जागा, रोतेंभातें, जमिनी, वगैरे 
जें कांहीं त्यांच्या हक्काचे व मालकीचें पूर्वी 'होतें त्यावर त्यांची मालकी पूर्ववत्‌ कबूल 
केली जाईल व त्यांना सर्व प्रकारचें सुरक्षण देण्यांत येईल; त्यांना कोणाकडूनही साप, 
जांच, पीडा, वरोरे देण्यांत येणार नाहीं; असें इंग्रजी वकिलाकडून राण्याचे मार्फत * 
सर्वत्र प्रसिद्ध करण्यांत आलें, राण्याला इंग्रजांचे पूर्ण साह्य असल्यामुळें लोकांनाही 
पुष्कळ धीर आला, व बहुत लोक हळूहळू आपल्या जुन्या आणि प्रीतीच्या उदेपूर 
शहरांत येऊन वस्ती करून राहूं लागले, तेव्हां त्यांना जें सुख झालें त्याची किंमत 
त्यांनीं पूर्वी भोगलेल्या सुखापेक्षा त्यांस फार ज्यास्त वाटूं लागली, आणि ही गोष्ट 
. खरीच आहे कीं, सुखाची किंमत दुःखे अनुभविल्याशिवाय होत नाहीं. पुरुष पुरुष 
उंच व उभीं राहिलेली शेते, मराठे पेंढाऱ्यांनीं आपले घोडे बेलाशक त्यांजमध्यें 
घाळून खावविलीं; परंतु त्यांस शेतांच्या माळकांच्यानें कोणत्याही प्रकारें हृरंकत कर> 
_. बली नाहीं; अशी स्थिति ज्यांनीं पाहिळी होती त्यांस, आतां सर्वत्र खस्थता होऊन 
. जिकडे तिकडे शेते, बागा, मळे, वगैरे उत्तम रीतीनें राखली जाऊन, तीं डोळ्यांना 
:_ आनंद देण्यासारखीं हिरवींगार दिसू लागलीं; तेव्हां त्यांना किती समाधान वाहू. 
. लागलें असेल, याची कल्पना कोणासही सहज होईल. मोठमोठीं भरभराटीची शहरें 
: ' पेंढाऱ्यांनीं बेलाशक लुटून त्यांना आगी लावल्या व तीं शहरें ज्वालामुखांत पडून 
«त्यांचा सत्यानाश झाला; गुरेंढोरें पकडलीं जाऊन त्यांच्या दावणी प्रेंढाऱ्यांनी आ-. 
पल्या गोटांकडे निर्भयपणें हांकून नेल्या व त्यांची व्यवस्था त्यांना पाहिजे तशी त्यांनी 
केळी; आणि ठाकूर, संस्थानिक, सरदार, ग्रांमाधिकारी वगेरेंस पकडून नेऊन त्यांज- 
- कडून शाक्तिराह्य खंडणी घेण्याचे उद्देशानें त्यांस अटकेंत ब दाबांत ठेवण्याचा 
पाटा चालविला होता; दे सर्व प्रकार ज्यांनीं आपल्या उघड्या डोळ्यांनीं बघितले, 
त्यांस त्या स्थितीचे अगदीं उळट असा समाधानकारक प्रकार बघून किती 
र झार क सेल हें वेगळें सांगणें नकोच, धने जात देशावर आलेली 



















० ( ४३२ ) 9 
धू - 
मीठभाकर केव्हां खाऊं, आपंल्या जीवाला निश्चितपणा केव्हां मिळेळ आणि आ- 
पल्या जीवितवित्ताच्या संरक्षणाची खात्री आपल्याला कोण करून देईल, ह्या विवंचनेत 
सर्व आबालवृद्ध होते. आह्लीं तर अनंत दुःखसंकटें भोगिलीं; परंतु आमचीं मुलेंबाळें 
तरी सुखासमांधानांत संसार करतीळ काय १ अशी सर्व लोक आशा करीत होते. 
आपत्प्रसंगीं त्यांनीं नाइळाजानें आपली «राजधानी सोडून दूर ठिकाणीं जाऊन वस्ती 
केली. परंतु त्यांस जेव्हां वर लिहिल्याप्रमाणे इग्रज लोकांच्यामाफत राण्याचें आश्वा- 
सन मिळालें तेव्हां त्यांस पुनः परत आपल्या आपल्या ठिकाणीं येऊन राहण्यास किती 
आनंद झाला असेल हें सांगणें नकोच. उदेपूरचे पहिळे रहिवासीच वरील आश्वासनानें 
उदेपुरांत येऊन राहिले असें नाही. तर, अगदीं नवीन, आणि पूर्वी ज्यांच्या एकमे- 
कांशी ओळखीही नव्हत्या, तेही तेथें येऊन सुखासमाधानाने राहूं लागले, सर्व प्रजा 
* अनाथ झाली होती; तिला कोणी तरी संरक्षक व धनी मिळाला पाहिजे होता; तो 
इंग्रज. ठोकांच्या साह्यानेंच पुनः मिळाला, असें सर्व लोक समजूं लागले, . आपण 
, सोडून दिलेल्या जागा, रें, जमिनी, वगेरे आपल्याला पुनः मिळतील, अशी को- 
णासच आशा नव्ह्ती. परंतु, त्या पुनः त्यांना परत मिळून सुखानंदानें त्यांचा उ- 
पभोग घेऊं लागले, व हा सुदिनच त्यांणीं पाहिला असें ते मानूं लागले, त्या व- 
षांच्या आषांढमासीं (जुळे महिन्यांत) वद्य ३ चे दिवशीं, ह्मणजे, शेतकऱ्यांनी 
आपलीं शेतें पेरण्यास जाण्याचे मुख्य दिवशीं, सर्व जातिधमाचे ब्र धंद्याचे तीनरों 
लोक, आमलीं हत्यारेंपात्यारे व आउते वगेरे गाड्यांत भरून, निद्याणें, पताका ला- 
वून, वाद्ये वाजवीत, मोठ्या समारंभाने, जयजयकाराच्या,गजना करीत, उदेपुरामध्यें 
पुनर्वसति करण्यासाठीं शिरले, त्यांनीं उदेपुरांत शिरण्यापूर्वी प्रथमतः, वेशीमध्यें 
गणेशदेवाचें अर्चनपूजन केलें, व “आतां, आह्मीं ह्या आमच्या प्रिय नगरांत पुनर्व- 
सति करण्यासाठीं प्रवेश करीत आहोंत, तेव्हां, आह्यांठा सर्व प्रकारची निविप्ञता 
असूं दे, अशी त्याची प्राथना केली. इंग्रजांशीं राण्याचा तहृ झाल्यापासून सुमारें 
आठ महिन्यांत. अजमासें तीनशांवर शहरें आणि गांवें एकसमयावच्छेदेंकरून लो- 
कांच्या पुनर्वसतीनें गआ्चब भरून गेलीं; आणि ज्या शेतांना व जमिनींना मागीळ क़रि- 
त्येक वषात ओसाडपणामुळें कधींही कुदळी लागली नव्हती व ज्यांमध्ये एक धा- 
न्याचा दाणाही पेरला गेला नव्हता, त्या सर्व जमिनी व तीं सर्व शेते वरील आठ 
महिन्यांमध्ये नांगरळीं व पेरलीं जाऊंन, तीं मनुष्यवस्तीला शोभादायक आणि भू- 
षणभूत अशीं हिरवींगार दिसूं लागलीं. चांगले दिवस आले ह्मणजे चोहोंकडूनच 
चांगळेपणा दिसूं लागून, लोकांना सर्वच चमत्कार वाटूं लागतो. जीं शहरें व गांवें 
निर्मनुष्य होऊन, ज्यांमध्ये रानडुकरांच्या व इतर न्नासदायक जनावरांच्या वस्तींनीं 


ठु 1 


र ज्र मः "५५ ००४१” तत्वार कककल्य 
जीवी १ कि र > “7 0 स. 8/.0% 142702 ४ 2८५08९ 4022 0. ह षी 
ही र क क वि“ ण ४! ऱ &-,॥१५--५/॥८४१ 00) ₹ ४. 
भ् > ९ 7: २४९ £ री र > कर... 
>. १ कः व त 1. क 

ह 
डे क 
- ! 
*्क 
ग वि 


आपला अंमल बसविला होता, तीं शहरें व गांवें ह्याप्रमाणें मनुष्यांनीं फुळून, त्यांच्या 
शेतांत ब जमिनींत पेरलेलें घान्य इतक्या जोरानें व उफाड्यानें वाढलें की जणू 
काय, देवीने, पेरलेल्या धान्याचे फळ आपल्या कल्पनेपेक्षां व अजमासापेक्षां दसपट 
ज्यास्त दिलें, असें लोकांना वाटूं लागलें ! वस्तुतः जोरानें पीक येण्यास बहुत दि- 
वस जमिनी पडित होत्या, हें कारण होतें. पढंतु, लोकांनीं आपल्या त्या आनेदाचे 
भरांत हें सर्व प्रकारचें यश इंग्रज सरकारास देऊन, इंग्रज लोकांचें कल्याण होबो!' 
असा दुवा दिला. इंग्रजांनाही, आपण हातीं धरलेल्या एका कामांत ह्याप्रमाणें 
सिद्धि मिळाली ह्मणून, मोठा अभिमान वाटू लागणें साहजिकच होतें. इतक्या 
दूरच्या व अगदीं परकीय अश्शा देशांत त्यांनीं आपला इतका पराक्रम गाजविला व 
इतकें वजन बसविलें, हें त्यांनीं कांहीं सामान्य कृत्य केलें नाहीं, हे कोणीही कंबूल 
करील, आतां, त्यांनीं राजस्थानांत जी श्यांतता आणि आपलें एक प्रकारचें जें 
स्वातंत्र्य स्थापित केलें तें विशकलित होण्यास तेच आपल्या गरविष्ठपणानें कारण झाले 
तर होण्याचा संभव होता, बाकी, त्यांनीं स्थापन केलेल्या शांतिस्वास्थ्यास आणि 
त्यांचे खतःच्या स्वातंत्र्यास यत्किचित्‌ कमीपणा आणण्याचें कोणा'चेंही सामर्थ्य न- 
व्हते, ही गोष्ट कांहीं खोटी नव्हती. 





इंग्रजी वकिलानें उदेपुरांत सर्व मांडलिक ठाकूर व सरदार यांची एके ठिकाणीं 
सभा भरविली, व त्याचप्रमाणें ओझाड प्रदेश पुनः वसविले, हीं जद्लीं दोन मो- 
ठालीं कामें केलीं, त्याचप्रमाणें, त्यांना तिसरेंही एक काम, करण्याचें होते, ब तें 
त्यांनीं हळूहळू केलें. कारण, ह्या तिसय्या कामावांचून वरीळ दोन्ही कामें पोकळच 
वाटलीं असतीं, सर्व मांडलिक व सरदार एकत्र जमण्याची, रीति पाडली व परा- 
गंदा झालेले लोकही भराभर येऊन आपलीं घरेंदारें संभाळून राहूं लागले, ह्या गोष्टी 
झाल्या खऱ्या; परंतु, अश्या नुस्त्या थोर लोकांच्या दरबारांनीं आणि लोकांच्या व- 
स्त्यांनीं देशाचे अभिमानास आणि त्याचे उद्योगधंद्यास काय बर्कत येणार होती १ 
देशांत संपत्ति ब भांडवळ जर नाहीं तर देशाची स्थिति सुधारावी करबि ! उद्योगधंदे, 
व्यापारटापार, वगैरे चालण्यास देशांत भांडवलाची तर मोठी जरूर आहे. तें रा- 
जस्थानांत कोठें होतें १ परदेशीय व्यापारी आणि सावकार यांनीं राजस्थानाची दुः- 
स्थिति पाहिल्यापासून त्या प्रांताचा अगदींच त्याग केला, आणि जे राजस्थानचेच 
व्यापारी व सावकार होते त्यांस सर्व देशाबरोबरचं दारिद्यानें ग्रासले; व आतां त्यांनीं 
पुढें व्हावयाचे तों, त्यांना शरमेनें वर डोकें करण्याचीही शक्ति व अवसान राहिलें नाही. 
सारांश, मेवाडांत ऐशाची व भांडवलाची फार जरूर होती. लोकांमध्यें कांहीएक मनी रके . 
_. त्राण राहिलें नव्हतें. त्यांचे जवळचा सर्व पेसा बंडखोरांनी आणि पेंढार्‍्यांनी* अगदी 


क 1 






शं 


